सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . ४६ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ -२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ [ पृष्ठे-५२ , किंमत : ०. ०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


। 


“ 


। 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार -अ , चार -ब व . 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

२१९१ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . २२४२ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगर रचना यांजकडून 


आदेश 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ .मानवत येथील 
स.क्र .२२८( पै.)एकुण क्षेत्र हे० ४.०५ आर, ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे 
संबोधिले आहे ) आ .क्र . ५६ “ खेळाचे मैदान व पोहण्याचा तलाव " आ .क्र .५७ 
“प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” आ .क्र . ५८ “वाचनालय ” आणि आ .क्र . ५९ 
“ आरोग्य केंद्र ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे); यासाठी 
प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यांची संपादन संस्था मानवत नगरपरिषद 
आहे, ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे संबोधिलेले आहे ); 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नगर परिषदेने उक्त विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासुन १० वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणांखालील 
जागेचे संपादन केलेले नाही ; 


क्र . डि . टी . पी / ३११७/वियो मानवत / कलम -१२७( २ )/ आदेश /टिपीव्ही-५/ ५५२७ , 
- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ (१ ) अन्वये मानवत या क वर्ग 
नगरपरिषदेची विकास योजना शासनाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस 
३१०१/ १८ /प्र. क्र .९ ( अ )/ २००१/ नवि- ३० , दि . ३० .०५.२००१ अन्वये भागशः 
मंजूर केली असून ती दि .०१.०८ . २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . 
तसेच मानवत शहराच्या उर्वरित भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासन 
आधिसूचना क्र .टिपीएस-३१०१ / १३२२ / प्र. क्र . १९८( अ )/ २००१/ नवि - ३० , 
दि .३०.०८. २००२ अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दि .०७.११. २००२ 
पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले 
आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे मालकांनी दि . १८ .०७. २०१३ रोजीच्या 
पत्रान्वये उक्त नगर परिषद यांचेवर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वयेची 
नोटीस बजावली होती; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यांनतरही , उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७ ( १) अन्वये उक्त नगर परिषदेने विहीत मुदतीत उक्त जागा 
संपादन केलेली नाही अथवा त्याकरिता योजीत कार्यवाही सुरू केलेली 
नाही ; 


औ . भाग १ - ४६ 


२१९१ 


२१९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठाने नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास 
उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र .७६२/ २०१६ मध्ये योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ पोटकलम ( २ ) अन्वये 
दि .०१. ०३ . २०१६ रोजी उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणे उक्त 

कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक , नगर 
अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचेनिर्णय 

रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 
पारित केले आहेत ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२८ चे उपकलम ( २) बाबत 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उपकलम ( १ ) नुसार 

शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारात संचालकत, नगर रचना, महाराष्ट्र 
उक्त आरक्षणे व्यपगत झाली , असुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे 
उपकलम ( २) नुसार , उक्त आरक्षणे सदर अर्जदारांच्या मालकीचे नोटीसमध्ये 

राज्य , पुणे हे , या आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण 
नमूद क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे; 

उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत 

झाल्याबाबत अधिसूचित करीत असून , सदर मुक्त झालेली जागा , लगतच्या 
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्र .टिपीएस 

जमिनीवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्वयथा अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या 
१८१३/ ३२११ / प्र.क्र५०८ / नवि -१३, दि . १. १२ .२०१६ अन्वये सर्व नगरपालिका/ 

प्रयोजनासाठी, जमीन मालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल . 

परिशिष्ट 
अ.क्र . मौजे तालुका व जिल्हा विकास योजनेतील आरक्षण व विकास योजना खरेदी सूचनेखालील आरक्षणातून व्यपगत 

अहवालानुसार क्षेत्र . 

ग . नं ./ स .नं . 

झालेल्या भागाचे क्षेत्र 

( हे . आर . ) 


२२८ ( पै.) 


मौजे मानवत ता . 
मानवत , जि . परभणी 


आ . क्र . ५६ “ खेळाचे मैदान व पोहण्याचा तलाव " 
क्षेत्र - २.८५ हे . 


२ .८५ 


० . ४० 


आ . क्र .५७ “ प्राथमिक शाळा वे खेळाचे मैदान " 
क्षेत्र ० .४० हे . 


० .३५ 


आ . क्र . ५८ “वाचनालय " क्षेत्र - ०.३५ हे . 


आ . क्र . ५९ “ आरोग्य केंद्र ” क्षेत्र - ०४० . हे . 


० . ४० 


एकूण 


४ .०५ 


उक्त आरक्षणातुन व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची 
प्रत मुख्याधिकारी , मानवत नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www. dtp . 
maharashtra. gov .in देखील प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


नो .र. शेन्डे, 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


BY THE DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


ORDER 


Notification No .TPS - 3101 /1322/ C . R . - 198 ( A)/ 2001/ UD- 30, 
dated 30.08.2002 , which has came into force with effect from 
Date 07.01.2002 ; (hereinafter referred to as “ said Development 
Plan ” ) 


TheMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


No . D. T.P/3117/ D. P. Manvat/ Sec -127(2)/ Order/TPV- V/5527. 
- Where , the Development Plan of Manvat (Revised ), has 
been sanctioned partly by the Government u/s of 31 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
( Maharashtra Act No. 37of 1966 ) ( hereinafter referred to as 
“ the said Act” ), vide Notification No. TPS -3101/ 18/CR -9 ( A )/ 
2001/ UD -30, dated 31.05 .2001, which has came into force with 
effect from Date 01.08.2001 ; and whereas in the remaining part 
of republished Development Plan has been sactioned vide 


And whereas , in the said Development Plan , the land 
admeasuring 4 .05 Hectare , Survey No . 228 (Pt.) (hereinafter 
referred to as “ the said Land” ) ofManvat is reserved for site 
No.56 -“ Play Ground & Swimming Pool”, Site No.57 - “ ?Primary 
School & Play Ground ” , Site No. 58 - “ Library ” , and Site No. 
59 - “ Health Centre ", ( hereinafter referred to as “the said 
Resevations” ); for which Aquiring Body is Municipal Council , 
Manvat (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Council” ) ; 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२१९३ 


to the said land , have lapsed and it is accordingly expedient to 
notify such lapsing under section 127 (2 ) of the said Act; 


And whereas, the land under said reservations has not 
been acquired by the said Municipal Council within ten years 
from the date on which the said Development Plan came into 
force; 


And whereas, the owners of the said Land , had served 
a Notice under section 127 of the said Act, on the said 
Municipal Council, Vide their letter date 18 .07. 2013 ; 


And whereas, the Government in Urban Development 
Department under Section 151of the said Act, vide Resolution 
No . TPS -1813/3211/CR -508 /UD -13, dated 1. 12.2016 , has 
delegated the powers exercisable by it under section 127 (2 ) of 
the said Act, in resepctof Developmentplans ofall Municipal 
Councils/Nagar Panchayats and for the development plans 
undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the 
Director of Town Planning, Maharashtra State Pune ; 


And whereas , the said Municipal council, has not 
acquired or no steps as contemplated in the Section 127 (1 ) of 
the said Act, are commenced for its acquisition within the 
precribed period from the date of the service of aforesaid 
notice ; 


And whereas , in the Writ Petition No. 762/ 2016 filed by 
the owner of said Land , the Hon ble High Court of Mumbai, 
Judicature at Aurangabad Bench vide its Judgement dated 
01.03 .2016 held that the said Reservations to the exten of the 
said land have been lapsed by virtue of the provisions of 
section 127 of the said Act; 


Now , therefore, in exericse of the powers delegated by 
the Government, in respect of Sub -section ( 2) of section 127 
of the said Act and of all other powers enabaling it in that 
behalf , the Director of Town Planning, Maharashtra State, 
Pune, hereby notifies that the said Reservations are lapased 
in respect of said Land (as specified in the Schdedule herein 
below ) and the said Land shall become available to the land 
owners for the purpose of Development as otherwise , 
permissible in the case of adjacement land, under the said 
Development Plan ; 


And whereas, in accordance with the provision of 
sectiom 127 ( 1) of the said Act ,the said Reservations, pertaining 


SCHEDULE 


Sr.No 


Mouja Tq .Dist. 


Reservation of Development 
Plan & its Area as per D .P.Report 


Survey No. 

GutNo. 
as per Notice 


Area of the lapsed 
part of the reservation 

(Hect.) 


228 (part ) 


2.85 


Mouja- Manvat, 

Tq . Manvat , 
Dist. - Parbhani. 


Sit No.56 - “ Play Ground & Swimming Pool” Area 
2 . 85 Ha. 


0 .40 


Sit No.57- “ Primary School & Play Ground ” Area 
0 .40 Ha. 


SitNo.58 - " Library ’ Area -0. 35 Ha. 


0 . 35 


Sit No.59 - " Health Centre” Area -0 .40 Ha. 


0 .40 


Total 


4 . 05 


This Order shall also be published on the Directorate s 
official website www .dtp .maharashtra . gov. in . 


A copy of the part plan showing the area which is lapsed 
from the said Reservation , is available in the office of the 
ChiefOfficer,Municipal Council, Manvat during office hours 
on all working days for inspection to public upto one month . 


N . R .Shende, 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


२१९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १ . श्री . सु. बा . तोडकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र . २६१६ / १७, दिनांक २५ एप्रिल , २०१७ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील 
२५ ऑगस्ट , २०१७ ते दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१७ आणि रजेपुढील दिनांक 
३० ऑगस्ट , २०१७ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत 
येवून , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .३४३३/ १७, दिनांक २७ एप्रिल , २०१७ . 

आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . अ . अ.शिंदे हया ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद म्हणुन 
काम पहातील . 


जर श्रीमती . अ. अ .शिंदे हया सदरील रजेवर गेल्या नसते तर त्या 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ७०६५ / २०१७. - जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . 
३४३३/ १७, दिनांक २७ एप्रिल , २०१७ अन्वये श्री . सु . बा .तोडकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व .स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २६ एप्रिल, २०१७ ते दिनांक २९ एप्रिल , २०१७ रोजीची (०४ ) 
चार दिवसांची फक्त रजा (रजेपुढील दिनांक ३० एप्रिल , २०१७ आणि 
दिनांक ०१ मे , २०१७ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवून , सदर कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
आलेली होती व त्यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीतील त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती.न .प्र. पवार , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अपर मुख्य न्यायादंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत आलेला होता . 


श्रीमती. अ. अ.शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद ह्यांच्या दिनांक २८ व २९ ऑगस्ट , २०१७ 
रोजीचा अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती अ . चं. पारशेट्टी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो. 


श्रीमती . अ. अ.शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद ह्यांच्या दिनांक २५ व २६ ऑगस्ट , २०१७ 
रोजीचा अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती अ. सू.बिराजदार , ५ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, उस्मनाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


श्री . सु. बा . तोडकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर, व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे सदरील रजेचे स्वरुप मुळ सेवापुस्तक 
प्राप्त झालेनंतर जाहीर करण्यात येईल असे संदर्भ क्र .०२ अन्वये आदेशीत 
करण्यात आले होते . त्यांचे मुळ सेवापुस्तक या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन 
त्यांचे खाती दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१७ रोजी पर्यंत (२८९) दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहेत . त्यामुळे त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक २६ एप्रिल , २०१७ 
ते दिनांक २९ एप्रिल , २०१७ रोजीची ( ०४) चार दिवसांची उपभोगलेली रजा 
(रजेपुढील दिनांक ३० एप्रिल , २०१७ अणि दिनांक ०१ मे , २०१७ या दोन 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार या आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणुन घोषीत करण्यात 
येत आहे. 


__ श्रीमती . अ . अ.शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद ह्यांच्या दिनांक २७ व ३० ऑगस्ट , २०१७ 
रोजीचा अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री. अ. अ.बाबर, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , 
उस्मनाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


उस्मानाबाद, १४ ऑगस्ट , २०१७. 


उस्मानाबाद , १९ ऑगस्ट , २०१७ . 


श . अ . अ .र. औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


श . अ . अ .र . औटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १ . श्रीमती . अ. अ.शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ६२८६ / १७, दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१७ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


पहा : - १ . श्रीमती. अ .नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, 
उमरगा यांचे पत्र जा क्र .२३०६ /१७, दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१७ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत - वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र. ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


आदेश 


आदेश 


क्र . काव्यवि/ (प्रशा)/ ७२३७/ २०१७. - श्रीमती . अ. अ.शिंदे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक २८ व २९ ऑगस्ट, २०१७ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७२३६/ २०१७. - श्रीमती . अ .नि . नावंदर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उमरगा यांची 
दिनांक १७ व १८ ऑगस्ट , २०१७ या (०२) दोन दिवसांची वैद्यकीय 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२१९५ 


कारणांवरून परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा , नियम १९८१ , 
मधील नियम - ६१ नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . सु. बा . तोडकर , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . अ. नि . नावंदर , ह्या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा म्हणून काम 
पहात आहेत . 


उस्मानाबाद , ८ ऑगस्ट , २०१७ . 


रा . ना . रोकडे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जर श्रीमती. अ.नि . नावंदर , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


श्रीमती. अ. नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं . प्र . काशीद , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, उमरगा यांनी पाहिला . 


क्रमांक . सनिव/ कक्ष -५/शिवविकाससुबेसेससं / नोंदणी/ २०१७/ १३८८ . - 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था म. वसमत ता .वसमत जि .हिंगोली . ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उस्मानाबाद , २८ ऑगस्ट , २०१७ . 


रा . ना .रोकडे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जिचा नोंदणी क्रमांक एचएलआय/ बीएमटी/ जीएनएल /( ओ)/ ६५७/ 
२०१७- २०१८/ २०१७ . दि . ४ .९ . २०१७ असा आहे . 


उपरिनिदीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचेनियम १९६१ मधील नियम क्र १० ( १ ) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण “ 
सर्वसाधारण संस्था ” उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वसमत , ०४/ ९ / २०१७ . 


पहा : - १. श्री . रा . खं . राजेभोसले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र .६३५६/ १७, दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१७ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . वसमत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


आदेश 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७२३५/ २०१७. - श्री . रा. खं . राजेभोसले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१७ व दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०१७ या ( ०२ ) दोन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील 
नियम -५० नुसार (रजेमागील दिनांक ३० ऑगस्ट , २०१७ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून, दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ सप्टेंबर , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . रा. खं . राजेभोसले हे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व .स्तर, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . रा . खं . राजेभोसले हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 


क्रमांक . सनिव/कक्ष-५/ नाजसुबेसेससं/ नोंदणी/२०१७/१४५६. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ता .वसमत जि .हिंगोली याद्वारे अधिसुचित करीत 
आहे की , नियोजीत नाज सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था म . 
वसमत ता . वसमत जि . हिंगोली, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


जिचा नोंदणी क्रमांक एचएलआय/ बीएमटी/ जीएनएल /( ओ)/ ६५८ / 
२०१७- २०१८ / २०१७ . दि . ८. ९ .२०१७ असा आहे . 


उपरिनिदीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचेनियम १९६१ मधील नियम क्र १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " 
सर्वसाधारण संस्था ” उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


वसमत , ८ / ९ / २०१७ . 


( दोन ) 


श्री . रा. खं . राजेभोसले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . वसमत . 


२१९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र 
जा .क्र .जिविशा/ बंदी आदेश / ४८७८ / २०१७ उस्मानाबाद दि . १३ / ०९ / २०१७ 
अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याने 
कळविले आहे . 


क्रमांक .जिदुविअ/ औबाद/ सनि / २५५० / २०१७. - सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ), औरगांबाद , या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे 
की , भोईराज भुजलाशयीन मत्सव्यवसायीक सहकारी संस्था म . गारखेडा 


१ . दिनांक २१/ ०९ / २०१७ ते दिनांक ०६/ १०/ २०१७ या कालावधीत नवरात्र 
उत्सव व दिनांक २२/ ०९ / २०१७ ते ०१/ १० / २०१७ पावेतो मोहरम हे सण / 
उत्सव साजरे होणार आहेत . 


नं . १ ता . जि . औरंगाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 


१९६० चे कलम ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम १० अन्वये 


२. विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी मुस्लीम 
आरक्षण, मराठा, आरक्षण , शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे अचानकपणे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


वर्ग “ साधन संपत्ती ” उपवर्ग “ कर्ज न देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था " 


असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश . 


आदेश 


संस्थेचा नोंदणी क्र . अजीडी/ अजीडी/ आरएसआर( एनसी )/१०९९ ( डी )/ 
२०१७-२०१८ , दि .१३.९ . २०१७ असा आहे . 


औरंगाबाद, १३ .०९ . २०१७ . 


सी .एम . सराफ , 


क्र .२०१७/ एमएजी-३ /सीआर- ७. - त्यामुळे वरील प्रमाणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधीत राहण्यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियिम 
२२ ) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे 
असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज 
अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास 
तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय / अर्ज स्विकृती ठिकाणी , 
मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र : 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) औरंगाबाद . 


१) शस्त्र , लाठया , काठया ,बंदुका, तलवारी , चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

४) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


क्रमांक.जिदुविअ / ला / सनि/९२८/ २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), लातूर , या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , जय 
हनुमान दुध व्यावसायीक सहकारी संस्था , मर्या. खुंटेफळ, ता .,जि . लातूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम - २४ च्या 
९( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे. संस्थेचा नोंदणी क्र .एलटीआर/ एलटीआर/ अजीआर( ओ)/ 
१८४९ / सन २०१७ , दि . २४/ ०८ / २०१७ असा आहे . 


५ ) कोण्याताही व्यक्तिस आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 

६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

७) व्यक्तीचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 


लातूर , २४/ ०८ / २०१७ . 


८ ) व्यक्तीकिंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत . 


बी . डी . दुधाटे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) लातूर . 


__ हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २० / ०९ / २०१७ चे १० .०० 
पासून ते दिनांक ०४/ १० / २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 


आणखी असेही आदेश देत आहे , की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२१९७ 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २० .०९ .२०१७ 
चे १०. ०० पासून ते दिनांक ०४ .१० .२०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 


हे आदेश आज दिनांक १८ .१०. २०१७ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२) चे कलम ३७(१ ) व ( ३) प्रमाणे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी 
उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक 
ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत 
आहे की , शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी 
किंवा शासनाचे अधिकारी , कर्मचारी, अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास हे 
आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना / सभांना 
परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस 
निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील. 


उस्मानाबाद, १८ . १० . २०१७ . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


११ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

खरेदीपुर्व जाहीर नोटिस 
जा . क्र . भुमिसंपादान/ जाहिरात प्रसिध्दि/ कावि - १५०१.- औरंगाबाद 
जिल्ह्यातील सर्व लोकांना या जाहीर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , 
लघु पाटबंधारे क्र . १ औरंगाबाद अंतर्गत लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग 

औरंगाबाद जिल्हा औरंगाबाद यांच्या कार्यक्षेत्रातील मौजे तोंडोळी , ता . 
पैठण जि . औरंगाबाद या शिवारातील सोबतच्या अनुसुचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
जमीन धारकांच्या जमिनी जलसंपदा विभागाकडे प्राधिक्रत प्रतिनिधी कार्यकारी 
अभियंता , लघुपाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद हे ब्रह्मगव्हाण उपासा 
सिंचन योजना भाग -१ , टप्पा -२ , मुख्य वितरण कक्ष, उत्तर व दक्षिण 
कालवा या कामासाठी संपादन करणे बाबत महाराष्ट्र शासन व वन 
विभागाचा शासन निर्णय क्र . संकीर्ण ०३/ २०१५/प्र .क्र .३४ / अ -२ मंत्रालय 
मुंबई दिनांक १२ मे २०१५, ३० / ०९ / २०१५ आणि २५ /०१/ २०१७ मधील 
तरतुदीनुसार खाजगी क्षेत्रातील जमीन सचिन प्रकल्पासाठी तातडीच्या 
आवश्यकतेनुसार खाजगी वाटाघाटी थेट खरेदी पध्दतीने संपादन करण्याचे 
प्रस्तावित आहे . 

खालील अनुसूचीमध्ये जमीन मालकांचे नांव गट नंबर संपादन 
करण्याचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे . संपादित क्षेत्र हे तपशिलवार संयुक्त 
मोजणी अहवालाप्रमाणे घेण्यात आलेले आहे . 


सदर जमीनीबाबत जमीन मालकांचया हिस्स्यावर हक्क , संबंधि , 
दत्तकपत्र , वारसाहक्क , गहाण, दान , बोजा , लीज , कर्ज, बक्षिसपत्र , जप्ती , 
मतदार व इतर हक्क असल्यास दि . २५ / १० / २०१७ च्या आत पुराव्यानिशी 
लेखी तक्रार कार्यालयीन वेळेत ( सकाही १०. ०० ते ५.४५ वाजे पर्यंत ) 
समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , पैठण फुलंब्री , मुख्यालय औरंगाबाद या कार्यालयास कळवावे. 

मुदतीत कोणतीही हरकत न असल्यास सदरहू जमीन मालकांची 
मिळकत निर्बंध व निर्जोखिम असल्याचे समजून गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ , औरंगाबाद ( महाराष्ट्र शासन अंगीकृत) यांच्या 
वतीने कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद हे 
दिनांक २५/ १० / २०१७ नंतर केव्हाही थेट खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करेल. 
दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचीही हरकत असल्यास ती या कार्यालयास 
बंधनकारक राहणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी. संपादनाचे कारण : 
भुसंपादन संयुक्त मोजणी अहवाल परिच्छेद १०४ अन्वये भूधारकांचे 
तपशील दर्शविणारो प्रपत्र दुरूस्तीप्रमाणे 
संपादनाचे कारण :- ब्रह्मगव्हाण उपासा सिंचन योजना भाग- १, टप्पा - २ 
मुख्य वितरण कक्ष, उत्तर व दक्षिण कालवा यासाठी संपादन करो बाबात . 


संपादन संघ :- कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग क्र . १ 

औरंगाबाद 


मौजे :- तोंडोळी ता . पैठण जि . औरंगाबाद . 


विहिर घर | मोसंबी | पाईप 

लाईन 


| ९ | १० | ११ | १२ | 


१३ 


+ 


। 


।। 


अ. क्र . | गट क्र ./ | जमिनीचा 

संपादित क्षेत्र 

भुधारकाचेनांव 
स . नं . | प्रकार | एकुण | पो . ख . जा . बा . 
हे. आर . हे. आर . हे. आर . 

७ 
१ . | २९४ पै | जिरायत | ०.४० 

०.४० | नामदेव महादू 
२. | २९५ पै . | जिरायत ०.३० | - | ०.३० | 

| आशिष सुरेश अग्रवाल 
विजय सत्यनारायण 
अग्रवाल , आलोक 
मोहनलालजी सराफ , 
समीर सुरेश अग्रवाल , 

रविंद्र शंकरलाल अग्रवाल 
३ . | २९६ पै . | जिरायत ० . २१ 

०.२१ | उत्तम त्रिंबकराव गंगाधर 

त्रिंबकराव इंदुबाई गंगाधर 


। 


- 


२१९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


भुधारकाचे नांव 


अ.क्र . | गट क्र ./ जमिनीचा | संपादित क्षेत्र 
स . नं . | प्रकार | एकुण | पो . ख . | जा . बा . 

हे . आर . हे . आर . | हे . आर. 


विहिर घर मोसंबी पाईप | शेरा 

लाईन 


| ९ | १० | ११ | १२ 


४ . २९६ पै.| जिरायत | ०.०२ 


० .०२ 


५. २९६ पै . | जिरायत | ० .११ | 
६ . २९६ पै . जिरायत | ० . १२ 
७. | २९६ पै. | जिरायत | ०. १२ 


८ . | २८३ | जिरायत | ० .१० 


| भास्कर गोविंदराव जोशी 

मिनाबाई कल्याण जोशी 
० .११ | गोरख शिवराम आगळे 
० . १२ | शेख सलीम हबीब 
०. १२ | रुबीना जहांगीर पठाण 

मधुकर लक्षण तापकिरे 

पदमाकर देवीदास 
० . १० विनायक नारायण शिंदे 

देविदास मोहन शिदे 

उत्तम धोंडीराम शिंदे 
| ० . २८ राजेंद्र सुरेश भंडारी 

तेजंदरसिंग जयसिंग 
गुलाठी, सुरेश बनेचन 
सावाल , मिलींद काशीनाथ 
वाघ, प्रकाश मोतीलाल 


२८१ | जिरायत | ० . २८ 


| 


- | १८ 


जैन 


| १० . | २८० | जिरायत | ० .३४ | 


११ | २७४/ ४ | जिरायत | ० . ३२ 


० . ३४ 

वृषभ राजेंद्र भंडारी , 
अ. पा . क . आई सौ . सविता 
राजेंद्र भंडारी , तंदरसिंग 
जयसिंग गुलाठी , सुरेश 
बनेचंद रुणवाल , मिलिंद 
काशीनाथ वाघ , सौ . 

साधना सुरेश रुणवाल 
० . ३२ 

संतोष श्रीमंत अपाक 

रहिबाई 
० .११ | बाबासाहेब श्रीमंत 
० . ७० | रामेश्वर आसाराम 
० .०७ | सखाराम तुळशीराम 
० .०५ | त्रिंबक यादव 
० .४६ आशिष सुरेश अग्रवाल 

विजय सत्यनायण अग्रवाल 
अशोक महानलाल सराफ , 
समीर सुरेश अग्रवाल 

रविंद्र शंरलाल अग्रवाल 
| ० . ३६ || उत्तम यशवंता 
० .२० | सौ . राखी आनंद वर्मा । 

आनंद बालुकीदास शर्मा 


१२ | २७४/ ५ | जिरायत | ० . ११ 
| १३ | २७४/ १ | जिरायत | ० . ७० 
| १४ | २७४/ २ | जिरायत | ० .०७ | 
| १५ | २७४/ ६ | जिरायत | ० .०५ 
१६ | २९९ |जिरायत | ० . ४६ 


| १बोअरवेल 


१७ | २९९ | जिरायत | ० . ३६ | 
१८ | ३०८ | जिरायत | ० . २० | 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२१९९ 


भुधारकाचेनांव 


अ.क्र . | गट क्र ./ जमिनीचा | संपादित क्षेत्र 
| स .नं . | प्रकार | एकुण | पो . ख . | जा . बा . 

हे . आर . हे . आर . / हे . आर . 


विहिर घर मोसंबी पाईप 

लाईन 


शेरा 


१५ 


१९ । ३०९ | जिरायत | ० .०५ 


२० । ३०९ | जिरायत | ० .२३ 


० .०५ | शकुंतलाबाई बुलाकीदास 

वर्मा 
० ..२३ | रामकिसन किशव , 

गोरखनाथ शिवराम , 

राजाराम विठ्ठल गायकवाड 
० . ३८ संयजकुमार माधवराव 

मगर , मधुमती संजयकुमार 


२१ । ३११ | जिरायत | ० . ३८ 


मगर 


२२ । ३१२ | जिरायत | ० . ३३ 


३१४ | जिरायत | 
३१५ | जिरायत | 


० . १६ 


२५ । ३३४ |जिरायत | ० .४९ 


२६ | ३३२/ २ | जिरायत | ०.५८ | 


चिकु - ४७ 
| अंजीर - ०५ 
बोरी - ५५ 


२७ । ३३३ | जिरायत | ०. १९ 


२८ | ३५१/ ५ | जिरायत | ० .१० 

| ३५१ | जिरायत | ० . २२ 

३५१/ ७ | जिरायत ० .०१ 
३१ | ३५१ /८ जिरायत | ०.३५ 


० . ३३ अभयकुमार संयजकुमार 

मगर 
० . १७ येलनबाई आसाराम 
०.१६ | देविदास लक्ष्मण कडुबाई 

अजिनाथ गुंजाळ 
० . ४९ 

| शे. अ . जमील हाफीज 
रहेमान , शेख फारुख 

हाफीज रहेमान 
० . ५८ | आदित्य बिल्डर्स अॅण्ड 

डेव्हलपर्स तर्फे कैलास 

नानासाहेब पवार 
० . १९ 

आदित्य बिल्डर्स अॅण्ड 
डेव्हलपर्स तर्फे कैलास 

नानासाहेब पवार 
०. १० | किरण उदयसींग परदेशी 
०.२२ | कचरु धोंडीराम 

| डॉ . आर . पी . नाथ 
| फादर अॅन्ट्रेक्स मोरास मि . 

पाटकल मोरास 
० . ३५ 

| फादर अॅन्ट्रेक्स मोरास मि . 

पाटकल मोरास 
० .०८ | गणेश रमेश गुंजाळ 
० . १४ | 

| कचरु धोंडीराम | 
| ०. २३ | दगडुसाहेबराव मनोहरराव 

देशमुख 
| ०. १० | कुंडलीक दादासहोब 

कामोदे 
दगडुसाहेबराव मनोहररा 

देशमुख 
| ०. ५१ | सि 

| सिताबाई कारभारी उघडे 


| ३५१/ ८ |जिरायत | ० .३५ | 


३५१/ ११ | जिरायत | ० . ०८ 
३५१/ १० | जिरायत | ० . १४ 
३५३/ १ | जिरायत ___ ० .२७ 


१ | 


| बारी ११झाडे 


३६ | ३५३/ १ | जिरायत | ० . १० 


३५३/ २ | जिरायत | ० .०९ 


० .०९ 


बारी ४ झाडे 


३५४ |जिरायत | ०. ५१ | 


० . ५१ 


२२०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


विहिर घर | मोसंबी पाईप 

लाईन 


शेरा 


अ. क्र . | गट क्र ./ जमिनीचा संपादित क्षेत्र भुधारकाचेनाव 
स . नं . । प्रकार | एकुण | पो . ख . | जा . बा . | 

हे . आर . / हे . आर .| हे. आर . 
१ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ 
३९ | ०७/ २ | जिरायत | ०.०२ 

०.०२ | मिराबाई रावण 
४० | ०७/ २ | जिरायत | ० .२० 

० .२० | बबनबाई रावसाहेब 
४१ । ०६/ २ | जिरायत | ०. १० 

०. १० | द्रोपदाबाई रामनाथ गरड 
४२ । ६ / १ |जिरायत | ० . ०८ 

० .०८ | शकीलखान इस्माईलखान 
६ / ३ |जिरायत | ० . ३४ 

० .३४ | वत्सलाबाई निवृत्ती, निवृत्ती 

चंद्रभान 
६ / ३ | जिरायत | ०.०५ | 

० .०५ | गंगाधर चंद्रभान 
२८ | जिरायत | ०.१६ ०.१६ | शांताबाई गंगाधर 
जिरायत | 

| निवृत्ती गंगाधर 
जिरायत | ० . १३ 

० .१३ | सुवर्णा अनिल गरड 
|जिरायत | ०.१२ 

| आसराबाई विनायक गरड 
जिरायत | ० .०९ 

अनिल विनायक , मंदाबाई 


४३ 


४५ 


० .१४ 


४८ 


___ 


० .०९ 


राजेंद्र 


२६ |जिरायत | ०. ५२ 


० . ५२ 

| जयेश शांतीलाल पुरवार 

नितीन आनंदराव अतकरे 
० .०७ 

ओमप्रकाश शांतीलाल 


| २९ / २ |जिरायत | ० .०७ 


पुरवार 


५२ | ११० 
५३ । १०९ 


जिरायत | ०. १७ | 
जिरायत | ० .०७ | 


- | ०.१७ | चंद्रकांत आसाराम 
- | ० .०७ | सुभाष एकनाथ , बंडू 

एकनाथ , प्रल्हाद एकनाथ 
० . ०९ | आप्पासाहेब आसाराम 

०. १७ |किसन लक्ष्मण वंजारे 
- | ११. २८ 


५४ । १०९ | जिरायत | ०. ०९ 

१०८ |जिरायत | ०. १७ 
एकुण 

११. २८ | 


५५ 


। 


__ - 


प्रमाणपत्र 


१ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , वरील रकाण्यात लिहिलेली मातिहती प्रत्यक्ष जायमोक्यावर मिळालेल्या माहितीवरून लिहिण्यात 
आलेली आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , संपादित संघाच्या प्रतिनिधीने केलेल्या सिमांकन खुणाप्रमाणे संयुक्त मोजणी करण्यात आली 
आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , आक्षेप हरकती व संमतीनुसार शहानिशा करुन नावात बदल व दुरूस्ती संपादित संघाच्या 
प्रतिनिधीने केलेल्या आहेत . 


करिया 


प 


प्रमाणीत करण्यात येते की , सदरील प्रकरणात संयुक्त मोजणी नुसार फळझाडांचे मूल्यांकन तालुका कृषि अधिकारी , 
पैठण यांनी दिलेल्या मूल्यांकनानुसार व संयुक्त मोजणी नुसार लिहिण्यात आलेली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक/ अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२०१ 


प्रमाणित करण्यात येते की , सदरील प्रकरणात जमीनीची प्रतवारी जिरायत हंगामी बागायत व बागायत तसहीलदार पैठण 
यांनी ठरवून दिलेल्या नुसार लिहिण्यात आलेली आहे . 


संयुक्त मोजणी करणार 


संयुक्त मोजणी प्रतिनिधी 


स्वाक्षरी 
बोर्डे एस . जे . 

भुमापक 


परिक्षण करणार 

स्वाक्षरी 
वहाळस्कर वाय . ए . 
छाननी लिपिक 


स्वाक्षरी 
( बी . एस . लोंढे ) 

शाखा अभियंता 
ल. पा . सर्वेक्षण उपविभाग , 

औरंगाबाद 


स्वाक्षरी 
उप अधिक्षक भूमि अभिलेख 

पैठण 


सहाय्यक कार्यकारी अभियंता 
ल . पा .सर्वेक्षण उप विभाग , 

औरंगाबाद 


कार्यकारी अभियंता 
लघु पाटबंधारे विभाग क्र . १ 

औरंगाबाद . 


भूसंपादन अधिकारी तथा 

उप विभागीय अधिकारी 
पैठण- फुलंब्री मुख्यालय , 

औरंगाबाद . 


२२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


१२ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 


खालील अनुसूचीमध्ये जमीन मालकांचे नांव गट नंबर संपादन 
करण्याचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे . संपादित क्षेत्र हे तपशिलवार संयुक्त 
मोजणी अहवालाप्रमाणे घेण्यात आलेले आहे. 


खरेदीपुर्व जाहीर नोटिस 


सदर जमीनीबाबत जमीन मालकांच्या हिस्स्यावर हक्क , संबंधि , 
दत्तकपत्र , वारसाहक्क , गहाण , दान , बोजा , लीज , कर्ज, बक्षिसपत्र , जप्ती , 
मतदार व इतर हक्क असल्यास दि . २५/१०/ २०१७ च्या आत पुराव्यानिशी 
लेखी तक्रार कार्यालयीन वेळेत ( सकाही १० .०० ते ५.४५ वाजे पर्यंत ) 
समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , पैठण फुलंब्री , मुख्यालय औरंगाबाद या कार्यालयास कळवावे. 


जा . क्र . भुमिसंपादान/ जाहिरात प्रसिध्दि/ कावि -१५०३ .- औरंगाबाद जिल्ह्यातील 
सर्व लोकांना या जाहीर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , लघु पाटबंधारे 
क्र . १ औरंगाबाद अंतर्गत लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग औरंगाबाद 
जिल्हा औरंगाबाद यांच्या कार्यक्षेत्रातील मौजे ब्रह्मगव्हाण ता . पैठण जि . 
औरंगाबाद या शिवारातील सोबतच्या अनुसुचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जमीन 
धारकांच्या जमिनी जलसंपदा विभागाकडे प्राधिक्रत प्रतिनिधी कार्यकारी 
अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद हे ब्रह्मगव्हाण उपासा 
सिंचन योजना भाग -१ , टप्पा- २ , मुख्य वितरण कक्ष , उत्तर व दक्षिण 
कालवा या कामासाठी संपादन करणे बाबत महाराष्ट्र शासन व वन 
विभागाचा शासन निर्णय क्र . संकीर्ण ०३ / २०१५/प्र.क्र .३४/ अ-२ मंत्रालय 
मुंबई दिनांक १२ मे २०१५ , ३० / ०९ / २०१५ आणि २५ / ०१/ २०१७ मधील 
तरतुदीनुसार खाजगी क्षेत्रातील जमीन सचिन प्रकल्पासाठी तातडीच्या 
आवश्यकतेनुसार खाजगी वाटाघाटी थेट खरेदी पध्दतीने संपादन करण्याचे 
प्रस्तावित आहे . 


___ मुदतीत कोणतीही हरकत न असल्यास सदरहू जमीन मालकांची 
मिळकत निबंध व निर्जोखिम असल्याचे समजून गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद ( महाराष्ट्र शासन अंगीकृत ) यांच्या 
वतीने कार्यकारी अभियंता , लघुपाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद हे 
दिनांक २५/ १०/ २०१७ नंतर केव्हाही थेट खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करेल . 
दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचीही हरकत असल्यास ती या कार्यालयास 
बंधनकारक राहणार नाही , याची नोंद घेण्यात यावी . 


संपादनाचे कारण :- भुसंपादन संयुक्त मोजणी अहवाल परिच्छेद १०४ अन्वये भूधारकांचे तपशील दर्शविणारो प्रपत्र दुरूस्तीप्रमाणे 
संपादनाचे कारण :- ब्रह्मगव्हाण उपासा सिंचन योजना भाग - १, टप्पा - २ पंपहाऊस यासाठी संपादन करणे बाबत . 

संपादन संघ :- कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद 

मौजे :- ब्रह्मगव्हाण , ता . पैठण जि . औरंगाबाद . 


भुधारकाचेनांव 


शेरा 


अ.क्र . गट क्र ./ | जमिनीचा 

संपादित क्षेत्र 
स .नं . | | एकण | पो . ख . | जा . बा . 

हे . आर. | हे . आर . हे. आर . 


विहिर | घर | मोसंबी | पाईप 

लाईन 


प्रकार 


१ 


| 


२ 


| 


3 


| 


४ 


। 


५ 


। 


६ 


१ . | 


१६ | जिरायत ०. ३० 


० .३० | कडुबाई भानुदास 

तेजिनकर 


एकुण 


प्रमाणपत्र 


१ . प्रमाणित करण्यात येते की , वरील रकाण्यात लिहिलेली माहिती प्रत्यक्ष जायमोक्यावर मिळालेल्या माहितीवरून लिहिण्यात 
आलेली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२०३ 


प्रमाणित करण्यात येते की , संपादित संघाच्या प्रतिनिधीने केलेल्या सिमांकन खुणाप्रमाणे संयुक्त मोजणी करण्यात आली 
आहे . 


G0 


प्रमाणित करण्यात येते की , आक्षेप हरकती व संमतीनुसार शहानिशा करुन नावात बदल व दुरूस्ती संपादित संघाच्या 
प्रतिनिधीने केलेल्या आहेत . 
प्रमाणीत करण्यात येते की , सदरील प्रकरणात संयुक्त मोजणी नुसार फळझाडांचे मूल्यांकन तालुका कृषि अधिकारी , 
पैठण यांनी दिलेल्या मूल्यांकनानुसार व संयुक्त मोजणी नुसार लिहिण्यात आलेली आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , सदरील प्रकरणात जमीनीची प्रतवारी जिरायत हंगामी बागायत व बागायत तसहीलदार पैठण 
यांनी ठरवून दिलेल्या नुसार लिहिण्यात आलेली आहे . 


संयुक्त मोजणी करणार 


संयुक्त मोजणी प्रतिनिधी 


स्वाक्षरी 
बोर्ड एस . जे . 

भुमापक 


परिक्षण करणार 

स्वाक्षरी 
साळुके बी . डी . 
छाननी लिपिक 


स्वाक्षरी 
( बी .एस . लोंढे ) 

शाखा अभियंता 
ल . पा . सर्वेक्षण उपविभाग , 

औरंगाबाद 


स्वाक्षरी 
उप अधिक्षक भूमि अभिलेख 

पैठण 


सहाय्यक कार्यकारी अभियंता 
ल. पा . सर्वेक्षण उप विभाग , 

औरंगाबाद 


कार्यकारी अभियंता 
लघु पाटबंधारे विभाग क्र . १ 

औरंगाबाद . 


भूसंपादन अधिकारी तथा 
उप विभागीय अधिकारी 
पैठण - फुलंब्री मुख्यालय , 

औरंगाबाद . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

खरेदीपुर्व जाहीर नोटिस 
जा .क्र . भुमिसंपादान / जाहिरात प्रसिध्दि / कावि- १५०२.- औरंगाबाद 
जिल्ह्यातील सर्व लोकांना या जाहीर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , 
लघु पाटबंधारे क्र . १ औरंगाबाद अंतर्गत लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग 
औरंगाबाद जिल्हा औरंगाबाद यांच्या कार्यक्षेत्रातील मौजे जैनपुर ता . पैठण 
जि . औरंगाबाद या शिवारातील सोबतच्या अनुसुचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
जमीन धारकांच्या जमिनी जलसंपदा विभागाकडे प्राधिक्रत प्रतिनिधी कार्यकारी 
अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद हे ब्रह्मगव्हाण उपासा 
सिंचन योजना भाग- १ , टप्पा -२ , मुख्य वितरण कक्ष, उत्तर व दक्षिण कालवा 
या कामासाठी संपादन करणे बाबत महाराष्ट्र शासन व वन विभागाचा 
शासन निर्णय क्र . संकीर्ण ०३ / २०१५/ प्र. क्र . ३४ / अ- २ मंत्रालय मुंबई दिनांक 
१२ मे २०१५ , ३० / ०९ / २०१५ आणि २५ / ०१/ २०१७ मधील तरतुदीनुसार 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन सचिन प्रकल्पासाठी तातडीच्या आवश्यकतेनुसार 
खाजगी वाटाघाटी थेट खरेदी पध्दतीने संपादन करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


खालील अनुसूचीमध्ये जमीन मालकांचे नांव गट नंबर संपादन 
करण्याचे क्षेत्र प्रस्तावित आहे . संपादित क्षेत्र हे तपशिलवार संयुक्त 
मोजणी अहवालाप्रमाणे घेण्यात आलेले आहे . 

सदर जमीनीबाबत जमीन मालकांच्या हिस्स्यावर हक्क , संबंधि , 
दत्तकपत्र , वारसाहक्क , गहाण , दान , बोजा , लीज , कर्ज , बक्षिसपत्र , 
जप्ती , मतदार व इतर हक्क असल्यास. दि . २५ / १० / २०१७ च्या आत 
पुराव्यानिशी लेखी तक्रार कार्यालयीन वेळेत ( सकाही १० .०० ते ५.४५ 
वाजे पर्यंत ) समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, पैठण फुलंब्री , मुख्यालय औरंगाबाद या कार्यालयास 
कळवावे. 

मुदतीत कोणतीही हरकत न असल्यास सदरहू जमीन मालकांची 
मिळकत निर्बंध व निर्जोखिम असल्याचे समजून गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ , औरंगाबाद ( महाराष्ट्र शासन अंगीकृत ) यांच्या 
वतीने कार्यकारी अभियंता , लघुपाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद हे 
दिनांक २५/ १० /२०१७ नंतर केव्हाही थेट खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करेल . 


२२०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


दिलेल्या मुदतीनंतर कोणाचीही हरकत असल्यास ती या कार्यालयास बंधनकारक राहणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी. 


संपादनाचे कारण :- भुसंपादन संयुक्त मोजणी अहवाल परिच्छेद १०४ अन्वये भूधारकांचे तपशील दर्शविणारो प्रपत्र दुरूस्तीप्रमाणे 
संपादनाचे कारण :- ब्रह्मगव्हाण उपासा सिंचन योजना भाग- १ , टप्पा- २ उत्तर कालवा यासाठी संपादन करणे बाबात . 

संपादन संघ :- कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग क्र . १ औरंगाबाद 

मौजे :- जैनपुर ता . पैठण जि . औरंगाबाद . 


शेरा 


७ 


१३ 


अ .क्र . गट क्र ./ | जमिनीचा 

संपादित क्षेत्र 

भुधारकाचेनांव विहिर| घर मोसंबी | पाईप | 
| स .नं . | प्रकार | एकुण | पो . ख .| जा .बा . 

लाईन 
| हे . आर. | हे . आर. हे . आर. 

| ९ | १० | ११ | १२ | 
८०पै | जिरायत ०.१२ ० .१२ | भाऊसाहेब तुकाराम शेजुळ 
२ | ८० पै | जिरायत ० .१३ 

०. १३ | सोमीनाथ भाऊसाहेब __ - | - 
| ८० पै | जिरायत ०.३५ 

0. 3५ | भाऊसाहेब भगवंता शेजुळ 
४ । ७९ | जिरायत ०. ३९ | 

०. ३९ | बाबुराव धोंडिबा 
५ । ७८ | जिरायत ०.४७ 

अमित चंद्रकांत चोरडिया 
लता अनिल भंडारी 

कांचन प्रमोद कांकरीया 
६ । ७७ | जिरायत ०.०५ 

___ ० .०५ 

| राजेश शिवाजी शिदलंबे 
सुरेश शिवाजी शिदलंबे 


- 
From 
| 


०. ४७ 


एका 


१.५१ 


१. ५१ 


प्रमाणपत्र 


१. प्रमाणित करण्यात येते की , वरील रकाण्यात लिहिलेली मातिहती प्रत्यक्ष जायमोक्यावर मिळालेल्या माहितीवरून लिहिण्यात 

आलेली आहे . 
२. प्रमाणित करण्यात येते की , संपादित संघाच्या प्रतिनिधीने केलेल्या सिमांकन खुणाप्रमाणे संयुक्त मोजणी करण्यात आली आहे. 
३ . प्रमाणित करण्यात येते की , आक्षेप हरकती व संमतीनुसार शहानिशा करुन नावात बदल व दुरूस्ती संपादित संघाच्या 

प्रतिनिधीने केलेल्या आहेत . 
४ . प्रमाणीत करण्यात येते की , सदरील प्रकरणात संयुक्त मोजणी नुसार फळझाडांचे मूल्यांकन तालुका कृषि अधिकारी, 

पैठण यांनी दिलेल्या मूल्यांकनानुसार व संयुक्त मोजणी नुसार लिहिण्यात आलेली आहे . 
५ . प्रमाणित करण्यात येते की , सदरील प्रकरणात जमीनीची प्रतवारी जिरायत हंगामी बागायत व बागायत तसहीलदार पैठण 

यांनी ठरवून दिलेल्या नुसार लिहिण्यात आलेली आहे . 
संयुक्त मोजणी करणार 

संयुक्त मोजणी प्रतिनिधी 


स्वाक्षरी 
बोर्डे एस . जे . 
भुमापक 


परिक्षण करणार 

स्वाक्षरी 
बहालकर वाय . ए . 
छाननी लिपिक 


स्वाक्षरी 
( बी . एस . लोंढे ) 

शाखा अभियंता 
ल . पा . सर्वेक्षण उपविभाग , 

औरंगाबाद 


स्वाक्षरी 
उप अधिक्षक भूमि अभिलेख 

पैठण 


सहाय्यक कार्यकारी अभियंता 
ल . पा .सर्वेक्षण उप विभाग , 

औरंगाबाद 


कार्यकारी अभियंता 
लघु पाटबंधारे विभाग क्र . १ 

औरंगाबाद . 


भूसंपादन अधिकारी तथा 
उप विभागीय अधिकारी 
पैठण - फुलंब्री मुख्यालय , 

औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १, शके १९३९ 


२२०५ 


१४ 
उप विभागीय अधिकारी यांजकडून 

जाहिर प्रगटन 
२०१६/ इनाम /विरासत/ कवि -३६४/ १७५८ .- उपविभागीय अधिकारी पैठण 
- फुलंब्री, मुख्यालय , औरंगाबाद यांचेकडून आक्षेप मागविण्याबद्दलचे 
जाहिरप्रगटन प्रकरण - विरासत कार्यवाही १) शेख बबुबी शेख फरीद २ ) 
शेख अहेमद शेख फरीद ३ ) शेख मदन शेख फरीद सर्व रा . ढोरकीन , ता . 
पैठण जि . औरंगाबाद . 

विषय : हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२ सुधारित १९५४ 
व नियम ( २ ) ( २ ) क अन्वये विरासत मंजूर करणे बाबत . १ ) शेख बबुबी 


शेख फरीद २ ) शेख अहेमद शेख फरीद ३ ) शेख मदन शेख फरीद सर्व 
रा . ढोरकीन , ता . पैठण जि . औरंगाबाद . 

क्रमांक २०१४/ इनाम/विरासत / कावि -२०५८ - १६९ सर्वसाधारण 
माहितीसाठी याद्वारे अधसुचित करण्यात येते की , नुरखाँ राजे यांचे निधन 
झाले असून १) शेख बबुबी शेख फरीद २) शेख अहेमद शेख फरीद ३) शेख 
मदन शेख फरीद सर्व रा . ढोरकीन , ता . पैठण जि . औरंगाबाद . यांनी 
त्यांची विरासत कार्यवाही होण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे . तसेच 
राजाबाग सवार दर्गा, ढोरकीन ता . पैठण जि औरंगाबाद यांच्या नावे 
खालीलप्रमाणे खिदमत सेवेसाठी इनाम जमीन आहे. त्यासंबंधी या कार्यालयात 
हजर होऊन विरासतचा हक्क सांगितला आहे . 


स .न . 


गट नं . 


क्षेत्र 


गाव 


तालुका 


जिल्हा 


४ 


१५ 


२९ 


पैठण 


२.६६ 
१६ .३० 


धनगाव 
ढोरकिन 


औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


१७० 


२७२ 


पैठण 


वरील विरासत संबंधी जर कोणास काही आक्षेप असेल तर त्या संबंधी आक्षेपदार स्वतः अथवा वकीलामार्फत हे जाहिर प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासुन सहा 
आठवड्याच्या आत या कोर्टात / कार्यालयात त्यांचे हक्क संबंधिचे पुराव्यासह हजर राहावे, नसता या विरासत कार्यवाहीचे सुनावणी करण्यात येऊन 
नियमाप्रमाणे कायदेशीररित्या निर्णय घेण्यात येईल . कृपया याची सर्वसंबंधितानी नोंद घ्यावी . 
औरंगाबाद , ३०/ १० / २०१७ . 

उप विभागीय अधिकारी तथा 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

पैठण फुलंब्री 
मुख्यालय , औरंगाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी यांजकडून 


क्रमांक २००९/ इनाम/विरासत/ कावि - ११२-१९८ सर्वसाधारण माहितीसाठी 


जाहिर प्रगटन 


याद्वारे अधसुचित करण्यात येते की , कृष्णबुवा भानुदासबुवा यांचे निधन 


झाले असुन कृष्णबुवा भानुदासबुवा गोसावी रा . राममंदीर ता . पैठण जि . 


औरंगाबाद यांनी त्यांची विरासत कार्यवाही होण्यासाठी अर्ज सादर केला 


२०१६/ इनाम/विरासत / कवि - ३६४/ १७५७.- उपविभागीय अधिकारी पैठण 
- फुलंब्री, मुख्यालय , औरंगाबाद यांचेकडून आक्षेप मागविण्याबद्दलचे 
जाहिरप्रगटन प्रकरण - विरासत कार्यवाही श्री भगवान कृष्णबुवा गोसावी 
रा . नाथमंदीर पैठण ता . पैठण जि . औरंगाबाद . 

विषय : हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२ सुधारित १९५४ 
व नियम ( २ ) ( २) क अन्वये विरासत मंजूर करणे बाबत . अर्जदार 
कृष्णबुवा गोसावी नाथमंदीर , पैठण ता . पैठण जि . औरंगाबाद . 


आहे . तसेच नाथ महाराज पैठण जि औरंगाबाद यांच्या नावे खालीलप्रमाणे 


खिदमत सेवेसाठी इनाम जमीन आहे . त्यासंबंधी या कार्यालयात हजर 


होऊन विरासतचा हक्क सांगितला आहे . 


स . न . 


गट नं . 


क्षेत्र 


गाव 


तालुका जिल्हा 


११८ 


११. ५५ 


ढाकेफळ 


पैठण 


औरंगाबाद 


वरील विरासत संबंधी जर कोणास काही आक्षेप असेल तर त्या संबंधी आक्षेपदार स्वतः अथवा वकीलामार्फत हे जाहिर प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासुन 
सहा आठवड्याच्या आत या कोर्टात / कार्यालयात त्यांचे हक्क संबंधिचे पुराव्यासह हजर राहावे, नसता या विरासत कार्यवाहीचे सुनावणी करण्यात येऊन 
नियमाप्रमाणे कायदेशीररित्या निर्णय घेण्यात येईल . कृपया याची सर्वसंबंधितानी नोंद घ्यावी . 
औरंगाबाद , ३०/ १०/ २०१७. 

उप विभागीय अधिकारी तथा 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

पैठण फुलंब्री 
मुख्यालय , औरंगाबाद . 


२२०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक/ अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 
विशेष भुसंपादन अधिकारी , विशेष घटक यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
जा .क्र ./विभूसंअ/विघऔ/ भुसं ३/ ९६/ ४२३ . - सिडको वाळूज 
नियोजीत विकासासाठी मौजे गोलवाडी ता. जि . औरंगाबाद येथील गट 


क्र . १२,१४ ,१५, १६ व १८ पैकीचे क्षेत्र संपादन प्रकरणी दि . २२ डिसेंबर 
२०११ रोजीच्या राजपत्रात पृष्ठ क्र . १९९० वर प्रसिध्द झालेल्या अधिसुचनेस 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचण्यात यावी . 


करिता 


वाचवे 


गट नं . 


क्षेत्र हे . आर 


गट नं . 


क्षेत्र 


१२ पैकी 


२ .८३ 


१२ पैकी 


१ .८३ 


एकुण 


_____ ७.६५ 


एकूण 


६ . ६१ 


मान्यतेस्तव सादर 


जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 


विशेष भुसंपादन अधिकारी , 
विशेष घटक , औरंगाबाद . 


१७ 


उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 


जाहीरनामा 


क्रमांक २०११ / इनाम /सीआर - ७८ .- अन्वये सर्व जनता मौजे समनापूर 
ता . जि . बीड यांना जाहीरनाम्याव्दारे कळविण्यात येते की , देवस्थान दर्गा 
दावाल मालिकसाहेब मौजे समनापूर ता . जि . बीड चे मयत इनामदार 
हाशमतबी भ्र , नाजु मयत इनामदार हे दिनांक ०१.११ .२०१० रोजी मौजे 
समनापूर ता . जि . बीड येथे मयत झालेले आहेत . त्यांचे नांवे खालील 
प्रमाणे इनामी जमिनी आहेत . 


विषय :- विरासत कार्यवाही मयत इनामदार हाशमतबी भ्र . नाजु 


अर्जदार :- शेख शेरु पि. शेख नाजु व इतर पाच मु.पो . समनापूर ता.जि . बीड . 


अ .क्र . गावाचे नांव | तालुका 


ग.नं ./ स.नं . 


क्षेत्र हे . आर .ए.गु. 


हिस्सा 


आकार 
रू . पै . 


१. | 


२. 


| 


७. 


बीड 


१४ . १७ । ५ आणे ४ पै | 


१ . | समनापूर 

ता . जि . बीड 


३ हेक्टर ८१ । 

आर . 


मयताचा वारस शेख शेरु पि . शेख नाजु, शेख नुर , शेख कासम , 
शेख सिराज , शेख इस्साक , रजिया सुलताना ( मयत मुलाची पत्नी), शेख 
फत्तु मयत यांनी या कार्यालयात दिनांक २७.०६ .२०११ रोजी अर्ज दाखल 
करून मयताची विरासत अर्जदाराचे नांवे होणे करीता रूजू झालेले आहेत . 
दिलेल्या अर्जान्वये उपरोक्त विरासत कार्यवाही करीता जाहीर प्रसिध्दीसाठी 
दिलेले आहे. याबाबत जर कोणास काही आक्षेप किंवा हितसंबंध असल्यास 
हा जाहीरनामा प्रसिध्द झाले पासून दोन महिन्याचे आत लेखी पुराव्यासह 


स्वतः किंवा विधिज्ञा मार्फत या कार्यालयात उपस्थित रहावे. मुदत संपल्यानंतर 
आलेल्या आक्षेप अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. आणि या कार्यालयास 
प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांव्दारे अर्जदाराचे नांवे विरासत मंजुर करण्यात 
येईल , याची सर्व जनतेने नोंद घ्यावी . 


उपविभागीय अधिकारी तथा , 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२०७ 


१८ 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती 


जिल्हाहधिकारी यांजकडून 


किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपुर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन . 


अधिसूचना 


अधिसूचनेचा मसूदा 


महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १९६६ कलम - ४ ( १ ) नुसार ___ क्र .२०१३ /महसूल / जमा /सिआर-२९ शासन अधिसूचना , महसुल व 
क्र .२०१३/महसूल / जमा/सिआर- २९ शासन अधिसूचना महसूल व वनविभाग 

वन विभाग क्र .टिएलसी-१०७६ / ६३९२३/ म -६ दिनांक १ जुलै १९७६ 
क्र .टिएलसी - क्र .१०७६/ ६३९२३/म -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र 

अन्वये महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
जमिन महसूल अधिनियम ,१९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 

अधिनियम क्र .४१ ) याचा कलम ४ पोटकलम ( १) च्या परंतुकाअन्वये राज्य 
क्र . ४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य 

शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत 
शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या 

त्याचा वापर करुन मी रा .वि . गमे , जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या द्वारे हा 
आहेत त्याचा वापर करुन मी रा . वि . गमे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद जी 
अधिसुचना काढण्याचे आयोजित आहे त्या अधिसूचनेचा पुढिल मसुदा 

मसुदा प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तीस दिवसानंतर उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या 
उक्त कलम ४ पोटकलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम उमरगा तालुक्यातील बेळंब महसूली गावातील सोबतच्या अनुसूचिमध्ये 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तीच्या माहीतीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध निर्दिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उमरगा 
करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , मी उक्त तालुक्यातील रामनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसूली गावात 
मसूदा ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेलया तारखेपासून तीस दिवसानंतर 

रुपांतर करीत आहे . 
विचारात घेईन . 

अनुसूचि 


गट.क्र . २२८ 


२४५ 


२६१ 


२९१ 


३०७ 


२३० 


२४६ 


२६२ 


२९२ 


३०८ 


२३१ 


२४७ 


२६३ 


२९३ 


३०९ 


२३२ 


२४८ 


२६४ 


२९४ 


३१० 


२३३ 


२४९ 


२६५ 


२९५ 


३११ 


२३४ 


२५० 


२६६ 


२९६ 


३१२ 


२३५ 


२५१ 


२६७ 


२९७ 


३१३ 


२३६ 


२५२ 


२६८ 


२९८ 


३१४ 


२३७ 


२५३ 


२६९ 


२९९ 


३१५ 


२३८ 


२५४ 


२७० 


३०० 


३१६ 


२३९ 


२५५ 


२७१ 


३०१ 


३१७ 


२४० 


२५६ 


२७२ 


३०२ 


३१८ 


२४१ 


२५७ 


२७३ 


३०३ 


३१९ 


२४२ 


२५८ 


२७४ 


३०४ 


३२० 


२४३ 


२५९ 


२७५ 


३०५ 


३२१ 


२४४ 


। 


२६० 


। 


२७६ 


३०६ 


। 


३२२ 


२२०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १६ - २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


३२३ 


। 


३९८ 


४३० 


४६५ 


३६७ 
३६८ 


३२४ 


३९९ 


४३१ 


४६६ 


३२५ 


३६९ 


४०० 


४३२ 


४६७ 


३२६ 


३७० 


४०१ 


४३३ 


४६८ 


३२७ 


३७१ 


४०२ 


४३४ 


४६९ 


३२८ 


३७२ 


४०३ 


४३५ 


४७० 


३२९ 


३७३ 


४०४ 


४३६ 


४७१ 


३३० 


३७४ 


४०५ 


४३७ 


४७२ 


३३१ 


३७५ 


४०६ 


४३९ 


४७३ 


३४५ 


३७६ 


४०७ 


४४० 


४७४ 


३७७ 


३४६ 


४७५ 


४०८ 


४४३ 


३४७ 


३७८ 


४०९ 


४४४ 


४७६ 


३४८ 


३७९ 


४१० 


४४५ 


४७७ 


३४९ 


३८० 


४११ 


४४७ 


४७८ 


३५० 


४७९ 


३८१ 


४१२ 


४४८ 


४८० 


३५१ 


३८२ 


४१३ 


४४९ 


३५२ 


३८३ 


४१४ 


४५० 


४८१ 


३५३ 


३८४ 


४१५ 


४५१ 


४८२ 


३५४ 


३८५ 


४१६ 


४५२ 


४८३ 


३५५ 


३८६ 


४१७ 


४५३ 


४८४ 


३५६ 


३८७ 


४१८ 


४५४ 


४८५ 


३५७ 


३८८ 


४२० 


४५५ 


४८६ 


३५८ 


३८९ 


४२१ 


४५६ 


४८७ 


३५९ 


४२२ 


३९० 


४८८ 


४५७ 


३६० 


३९१ 


४२३ 


४५८ 


४८९ 


३६१ 


४२४ 


४५९ 


४९० 


३६२ 


३९३ 


४२५ 


४६० 


४१९ 


३६३ 


३९४ 


४२६ 


४६१ 


४३८ 


३६४ 


३९५ 


४२७ 


४६२ 


४४१ 


३६५ 


३९६ 


४२८ 


४६३ 


४४२ 


३६६ 


___ ३९७ 


३९७ 


। 


४२९ 


४२९ 


४६४ 


४६४ 


४४६ 


( एकुण ग .नं .२३५ ) 
उस्मानाबाद , ०३ / ११/ २०१७ 


( रा .वि . गमे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२०९ 


१९ 


३. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १३( ५ ), १४ . 


आदेश 


प्रादेशिक सहसंचालक ( तथा ) सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

यांजकडून 


जा . क्र . प्राससंना/ कक्ष- २ /प्रशासन /विकास / ससाकाः उपविधी दुरूस्ती / 
२३३४ / १७ दि . ०६ नोव्हेंबर २०१७ 


नोंदणी क्र . व दिनांक : एलटीयुआर/ पीआरजी/( अ)/ एस.-९६/२००० 
दि . २१/ ०३/ २००० . 


शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१०९२/ ८७०१/ ३३/ १५- सी , 
दि . २५ .११. १९९२ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १३ ( १३) (२) आणि १५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , श्रीकांत देशमुख , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर), तथा सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदेड या आदेशाद्वारे विकास सहकारी साखर कारखाना 
म . वैशालीनगर, निवळी ता . व जि . लातूर या संस्थेच्या दि . २९.०९ .२०१७ 
रोजीच्या अधिमंडळ वार्षिक साधारण सभेतील ठराव क्र . १४ नुसार मंजूर 
झालेल्या ( संस्थेचे नाव बदलण्याच्या) उपविधी दुरूस्तीस खालीलप्रमाणे 
मान्यता देत आहे. 


वाचले : 


१ . 


कार्यकारी संचालक विकास सहकारी साखर कारखाना 
म . वैशालीनगर निवळी ता.जि . लातूर यांचे पत्र जा .क्र . 
विकास/ साप्र/पोटनिदु/१६३४ / २०१७-१८ दि.०५/ १०.२०१७. 


पुरवणी क्र . ०४ 


२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १३ 
( १ ) ( २ ), कलम १५ . 


दि . २९ . ०९ . २०१७ रोजी झालेल्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्व साधारण 
सभेतील ठराव क्र . १४ नुसार मंजूर झालेल्या उपविधीची शब्द योजना . 


सुधारणा केल्यानंतर उपविधीची निश्चिती शब्द योजना 


सुधारणा केल्यानंतरचा 

उपविधी क्र . 


संस्थेचे नाव “विलास सहकारी साखर कारखाना लि ." असे असून ,तिचा 
नोंदविलेला पत्ता - वैशालीनगर, निवळी ता . व जि . लातूर असा आहे . पत्त्यात होणारा 
बदल मा . साखर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , 
यांना असा बदल झाल्यापासुन १४ दिवसांच्या आत कळविण्यात येईल . 


या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र .प्राससंना ./ कक्ष- २/प्रशासन /विकास ससाकाः उपविधी दुरूस्ती / २३३४/ १७ दिनांक ०६. ११. २०१७. अन्वये मंजूर . 


( श्रीकांत देशमुख ) 
प्रादेशिक सहसंचालक ( तथा ) 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड 


२२१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक/ अग्रहायण २५ -१, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


बुधवार, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ : कार्तिक २४ , शके १९३९ 


अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ ) चे कलम ४ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


च्या पोट कलम ( १), खंड ( सहा ) व पोटकलम २ या खालील राज्य 


शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेले 


अंतिम अधिसुचना 


आहेत . त्याचा वापर करून आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 


जा .क्र .२०१७/ महसूल/ जमा -१/ डेस्क -१/ कावी- ३३७.- महाराष्ट्र 


इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि यापुर्वी प्रस्तुत अधिसुचनेच्या 


जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ ) 


अनुसुचिमध्ये निर्देशिलेल्या तलाठी सइझ्यांचा रचनेबाबत काढण्यात आलेल्या 


चे कलम ४ च्या पोट कलम ( १), खंड ( सहा) व पोटकलम २ या 


खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 


व जिल्ह्यात अथवा त्याच्या कोणत्याही भागात आमलात असलेल्या सर्व 


आलेले आहेत . त्याचा वापर करून मी , जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी , लातूर 


अधिसुचनांचे व आदेशांचे अधिक्रमन करून उक्त कलम ४ मधील पोट 


याद्वारे जी अधिसुचना काढण्याचे योजिले आहे त्या अधिसुचनेमधील 


कलम ४ नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे हा मसुदा महाराष्ट्र शासन 


मसुदा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४ पोटकमल 


राजपत्रात यापुर्वी प्रकाशीत करण्यात आलेल्या प्राथमिक अधिसुचनेनंतर 


४ अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणेतिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 


सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्राथमिक अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द करण्यात 


आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या हरकती / सुचना विचारात घेऊन अंतिम 
रित्या प्रसिध्द करीत आहे . 


प्राप्त झालेल्या हरकती/ सुचना विचारात घेऊन मी , जी .श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी,लातूर याद्वारे १ नाव्हेंबर २०१७ पासुन लातूर जिल्ह्यातील 
लातूर औसा, रेणापूर , उदगीर , जळकोट , अहमदपूर , चाकूर , निलंगा , 
देवणी, व शिरूर अनंतपाळ या तालुक्यातील सोबत जोडलेल्या अनुसुचिच्या 


अंतिम अधिसुचनेचा मसुदा 


स्तंभ ४ मध्ये नमुद केलेल्या महसुली गावांचा / भागांचा त्यात सामावेश 


असणारे व स्तंभ ३ मध्ये नमुद केलेल्या नावानी ओळखण्यात येणारी 


अंतिम अधिसुचना जा .क्र .२०१७/ महसूल / जमा -१/ डेस्क - १/ कावी 
३३७ जिल्हाधिकारी कार्यालय , लातूर या व्दारे , महाराष्ट्र जमीन महसूल 


तलाठी सइझे होतील व चालू राहतील असे विनिर्दिष्ट करत आहे . 


सध्या अस्तित्वात 
असलेले तलाठी सज्जे 


त्यानंतर्गत असलेले 
महसूली गांवे 


१ 


लातूर - १ 


अनुसुची 
त्याअंतर्गत असलेले पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात 
महसूली गावे 

येणारे तलाठी सज्जे 

3 
तालुक्याचे नाव - लातूर 
लातूरचा काही भाग १ महाराणा प्रताप नगर 
महाराणा प्रताप नगर 
कासारगांव 
हणमंतवाडी 

लातूरचा काही भाग २ लातूर- १ 
५ कन्हेरी 


१ महाराणा प्रताप नगर 
२ हणमंतवाडी 


२ 


लातूर- २ 


३ लातूरचा काही भाग 

स . न. १ ते ४ , ८ ,९, ४२ ते 
५३, ८९ ते ९६ , १०५ ते 
१०८ , ११३ ते २०० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२, २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२११ 


तालुक्याचे नाव - लातूर 


३ कन्हेरी 


४ कन्हेरी 


३ 


लातूर - ३ 


- लातूरच्या काही भाग 


४ 


लातूर - २ 


लातूरचा काही भाग 


स . न. २०१ ते २५० 


६ 


बसवंतपूर 


५ बसवंतपूर 
६ वरवंटी 
७ आर्वी 


४ 


लातूर- ४ 


- लातूरचा काही भाग 


५ आर्वी 


७ आर्वी 


६ 


लातूर - ३ 


लातूरचा काही भाग 


सन २५१ ते ३३९ 


८ कासारगांव 


५ गातेगांव 


८ 


गातेगांव 


७ 


गातेगांव 


९ गातेगांव 


९ 


सामनगांव 


१० सामनगांव 


१० मांजरी 


६ मुरूड अकोला 


११ मुरूड अकोला 


८ मुरूड अकोला 


११ मुरूड अकोला 


१२ चिखुर्डा 


१२ साखरा 


१३ साखरा 


९ चिखुर्डा 


१३ चिखुर्डी 
१४ मांजरी 


७ शिवूर 


१० शिवूर 


१४ शिवूर 
१५ उंटी खु . 
१६ धानोरी 


१५ शिवूर 
१६ उंटी खु . 
१७ धानोरी 


१७ सावरगांव 


१८ सावरगांव 


८ टाकळी ब . 


११ टाकळी ब. 


१८ टाकळी ब . 
१९ जेवळी 


१९ टाकळी ब . 
२० जेवळी 


२० नागझरी 


२१ नागझरी 


९ चिंचोलीराव 


२१ चिंचोलीराव 


१२ चिंचोलीराव 


२२ चिंचोलीराव 


२२ चिंचोलीराववाडी 


२३ चिंचोलीराववाडी 


२३ अंकोली 


२४ अंकोली 


२४ विलासनगर 


२५ विलासनगर 


१० भोईसमुद्रगा 


१३ भोईसमुद्रगा 


२५ भोईसमुद्रगा 
२६ अखरवाई 
२७ तांदुळवाडी 


२६ भोईसमुद्रगा 
२७ अखरवाई 
२८ तांदुळवाडी 
२९ मुरूड बु. ( उत्तर ) 

मुरूड बु . ( दक्षीण ) 


११ मुरूड बु . 


२८ मुरूड बु . 


१४ मुरूड बु.( उत्तर) 
१५ मुरूड बु. ( दक्षीण ) 


२२१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नाव - लातूर 


३० गुंफावाडी 


१२ एकुरगा 


२९ एकुरगा 
३० बोपला 


१६ एकुरगा 
१७ बोपला 


३१ एकुरगा 
३२ बोपला 


३३ टाकळी शि . 


१३ चाटा 


३१ चाटा 


१८ चाटा 


३४ चाटा 
३५ भोयरा 


३२ भोयरा 
३३ टाकळी शि . 


१४ करकट्टा 


३४ करकट्टा 


१९ 


करकट्टा 


३६ करकट्टा 


३७ माटेफळ 


२० बोरगांव बु . 


३८ बोरगांव बु. 


१५ बोरगांव बु . 
१६ निवळी 


२१ निवळी 


३९ निवळी 


३५ माटेफळ 
३६ गुंफावाडी 
३७ बोरगांव बु . 
३८ निवळी 
३९ ढाकणी 
४० कासारखेडा 
४१ खुलगापूर 
४२ मळवटी 


४० ढाकणी 
४१ कासारखेडा 


१७ कासारखेडा 


२२ कासारखेडा 


४२ खुलगापूर 
४३ मळवटी 


१८ चिकलठाणा 


२३ चिकलठाणा 


४४ चिकलठाणा 


४३ चिकलठाणा 
४४ बामणी 
४५ भडी 


४५ बामणी 


४६ भडी 


१९ भातांगळी 


४६ भातांगळी 


२४ भातांगळी 


४७ भातांगळी 


४७ भातखेडा 


४८ भातखेडा 


४९ श्रीरामनगर 


४८ श्रीरामनगर 
४९ ममदापूर 


२० ममदापूर 


२५ 


ममदापूर 


५० ममदापूर 


५० भाडगाव 


५१ भाडगाव 


५१ उमरगा 


५२ उमरगा 


५३ रमजानपूर 


२१ बोरी 


२६ बोरी 


५४ बोरी 


५२ रमजानपूर 
५३ बोरी 
५४ मुशीराबाद 
५५ सलगरा खु 
५६ सलगरा बु 
५७ दगडवाडी 
५८ बोकणगांव 


५५ मुशीराबाद 
५६ सलगरा खु 
५७ सलगरा बु . 
५८ दगडवाडी 


२२ सलगरा बु . 


२७ सलगरा बु . 


५९ बोकणगांव 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२१३ 


तालुक्याचे नाव - लातूर 


५९ बिंदगीहाळ 


६० बिंदगीहाळ 


६० चिंचोल ब . 


२८ चिंचोली ब . 


६१ चिंचोली ब . 


२३ चिंचोली ब . 
२४ काटगांव 


६१ काटगांव 


२९ 


काटगांव 


६२ काटगांव 


६२ कारसा 


६३ कारसा 


६३ कृष्णानगर 


६४ कृष्णानगर 
६५ पिंपरी आंबा 


२५ पिंपरी आंबा 


३० पिंपरी आंबा 


६४ पिंपरी आंबा 
६५ येळी 
६६ ढोकी 


६६ येळी 


६७ ढोकी 


२६ रामेगांव 


६७ रामेगांव 


३१ 


रामेगांव 


६८ गोंदेगाव 


६८ रामेगांव 
६९ गोंदेगाव 
७० शिराळा 


२७ शिराळा 


६९ शिराळा 


३२ शिराळा 


७० खंडाळा 


७१ खंडाळा 


७१ हिसोरी 


७२ हिसोरी 


२८ वाघोली 


३३ वाघोली 


७२ वाघोली 
७३ वाडीवाघोली 


७३ वाघोली 
७४ वाडीवाघोली 


७४ खुंटेफळ 
७५ तांदुळजा 


७५ खुंटेफळ 
७६ तांदुळजा 


२९ तांदुळजा 


३४ तांदुळजा 


७६ टाकळगाव 


७७ टाकळगाव 


७७ कानडीबोरगांव 


७८ कानडीबोरगांव 
७९ वांजरखेडा 


३० वांजरखेडा 


७८ वांजरखेडा 


३५ वांजरखेडा 


७९ सारसा 


८० सारसा 


८० बोडका 


८१ बोडका 


३१ गाधवड 


८१ गाधवड 


३६ गाधवड 


८२ गाधवड 


८२ मसला 


८३ मसला 


३२ जवळा बु . 


८३ जवळा बु. 


३७ जवळा बु . 


८४ कासारजवळा 


८४ जवळा बु . 
८५ कासारजवळा 
८६ वाकडी 


८५ वाकडी 
८६ रामेश्वर 


३३ रामेश्वर 


३८ 


रामेश्वर 


८७ रामेश्वर 


८७ रुई 


८८ दिंडेगांव 
८९ गांजुर 
९० ताडकी 
९१ भोसा 


८८ रुई 
८९ दिंडेगाव 
९० गाजुर 
९१ ताडकी 
९२ भोसा 


३४ भोसा 


३९ भोसा 


२२१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२, २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नाव - लातूर 


पिंपळगावअंबा 


९३ पिंपळगावअंबा 


निळकंठ 


९४ 


निळकंठ 


३५ बाभळगाव 


बाभळगांव 


४० बाभळगाव 


९५ 


बाभळगांव 


सिरसी 


९६ शिरसी 


३६ वासनगांव 


वासनगांव 


४१ वासनगांव 


वासनगांव 


खोपेगाव 


४२ खोपेगाव 


खोपेगांव 


सिकंदरपूर 


९९ 


पेठ 


१०० 


चांडेश्वर 


कातपूर 
सोनवती 


३७ सोनवती 


400 


४३ सोनवती 


१०१ सोनवती 


१०१ सारोळा 


१०२ सारोळा 


कोळपा 


१०३ कोळपा 


१०३ 


आनंदवाडी 


१०४ 


आनंदवाडी 


३८ कव्हा 


१०४ 


कव्हा 


४४ कव्हा 


१०५ कव्हा 


पेठ 


१०६ कातपूर 
१०७ सिकंदरपूर 


१०६ 


चांडेश्वर 


१०७ 


गंगापूर 


१०८ गंगापूर 


३९ गंगापूर 
४० धनेगांव 


४५ गंगापूर 
४६ धनेगांव 


१०९ धनेगांव 


११० सेलू बु . 


धनेगाव 
सेलू बु . 
शिवणी खु . 
हरंगुळ बु. 
शामनगर 


१११ शिवणी खु . 


४१ हरंगुळ बु . 


४७ हरंगुळ बु . 


११२ हरंगुळ बु . 


१११ 
११२ 
११३ 


११३ शामनगर 


४२ हरंगुळ खु . 


हरंगुळ खु 


४८ 


हरंगुळ खु 


११४ हरंगुळ खु 
११५ रायवाडी 


११४ 


रायवाडी 


११५ 


वरवंटी 


४३ खाडगांव 


११६ 


खाडगांव 


११६ खाडगांव 


४४ पाखरसंगावी 


११७ पाखरसांगवी 


११७ पाखरसांगवी 


४९ खाडगांव 
५० पाखरसांगवी 
५१ खंडापूर 
५२ नांदगाव 


११८ 
११९ 


खंडापूर 
नांदगाव 


११८ खंडापूर 
११९ नांदगाव 


४५ नांदगाव 


१२० 


बोरवटी 


१२० 


बोरवटी 


४६ महापूर 


५३ महापूर 


१२१ महापूर 


महापूर 
साई 


१२२ 


१२२ साई 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२१५ 


तालुक्याचे नाव - औसा 


१ 


औसा- १ ( उत्तर भाग ) १ 


औसा - १ ( उत्तर भाग ) १ 


औसा- १ ( उत्तर भाग ) 


१ 


औसा -१ ( उत्तर भाग ) 
औसा- २ ( दक्षीण भाग ) 


२ 


औसा -२ ( दक्षीण भाग ) - 


औसा- २ ( दक्षीण भाग ) २ 


औसा - २ ( दक्षीण भाग ) 


२ 


पिरमगजवाडी 


३ 


बोरफळ 


बोरफळ 


३ 


बोरफळ 


बोरफळ 


खानापूर 


खानापूर 
पिरमगजवाडी 


४ 


अलमला 


अलमला 


४ 


अलमला 


अलमला 


खुर्दवाडी 


खुर्दवाडी 


वांगजेवाडी 


वांगजेवाडी 


५ बुधोडा 


बुधोडा 


५ 


बुधोडा 


बुधोडा 


उबंडगा बु . 
उबंडगा खु. 


उबंडगा बु . 

उबंडगा खु . 
११ सारोळा 
१२ एरंडी 


६ सारोळा 


सारोळा 


६ सारोळा 


एरंडी 


७ 


करजगांव 


करजगांव 


७ 


करजगांव 


करजगांव 


__ फत्तेपूर 


___ फत्तेपूर 


याकतपूर 
किनीथोट 


याकतपूर 
१६ किनीथोट 


८ किनीथोट 


८ किनीथोट 


भंगेवाडी 


१७ भंगेवाडी 


महादेववाडी 


१८ 


महादेववाडी 


येळी 


९ 


येळी 


येळी 


देवंग्रा 


देवंग्रा 


९ 


लोदगा 


लोदगा 


१० लोदगा 


२१ 


लोदगा 


होळी 


___ होळी 


कवठा लातूर 


कवठा लातूर 


तोंडोळी 


२४ तोंडोळी 


१० हासेगांव 


हासेगांव 


११ हासेगांव 


हासेगाववाडी 
गोंद्री 


२५ हासेगांव 
२६ हासेगाववाडी 

गोंद्री 


११ खुंटेगाव 


खुंटेगांव 


१२ खुंटेगांव 


२८ 


खुंटेगांव 


हिप्परसोगा 


२९ हिप्परसोगा 


२२१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ -२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नाव - औसा 


जमालपूर 


३० 
३१ 


१२ 


सेलू खु . 


३१ 


सेलू खु . 


१३ सेलू खु . 


जमालपूर 
सेलू खु . 
शिंदाळा ज . 


शिंदाळा ज . 


३२ 


हासाळा 


३३ 


हासाळा 


१३ जावळी 


जावळी 


१४ जावळी 


३४ जावळी 


अपचुंदा 
मुगळेवाडी 


३५ 
३६ 


३६ 


१४ भुसणी 


भुसणी 


१५ भुसणी 


१ 


अपचुंदा 
मुगळेवाडी 
भुसणी 
धानोरा 
शिवणी बु . 
किल्लारी 


धानोरा 


३८ 


३९ 


शिवणी बु . 
किल्लारी 


१५ किल्लारी 


१६ किल्लारी- १ 


किल्लारीवाडी 


१७ किल्लारी-२ 


- 


किल्लारीचा काही भाग 


४१ किल्लारीवाडी 


१६ हारेगाव 


हारेगाव 


१८ हारेगाव 


४२ 


हारेगाव 


लिंबाळा दाऊ 


४३ 


लिंबाळा दाऊ 


संक्राळ 


४४ 


संक्राळ 


१७ मंगरूळ 


मंगरुळ 


१९ मंगरुळ 


४५ 


मंगरुळ 


गाजनखेडा 


गाजनखेडा 


ॐ 


गुबाळ 


ॐ 


गुबाळ 


१८ तळणी 


तळणी 


२० तळणी 


ॐ 


तळणी 


बानेगांव 


ॐ 


बानेगांव 


१९ सिरसल 


सिरसल 


२१ सिरसल 


५० 


सिरसल 


येळवट 


चिंचोली जो . 


५१ येळवट 
५२ चिंचोली जो . 
५३ गोटेवाडी 


गोटेवाडी 


२० कारला 


कारला 


२२ कारला 


कारला 


पारधेवाडी 


५५ 


पारधेवाडी 


२१ भादा 


भादा 


२३ भादा 


भादा 


२२ भेटा 


भेटा 


__ भेटा 


५७ भेटा 
५८ अंदोरा 


अंदोरा 


५९ 


नाव्होली 


२३ बोरगाव न . 


बोरगाव न . 


२५ 


बोरगाव न . 


५९ 
६० 


बोरगाव न . 
कवठा केज 


कवठा केज 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२१७ 


तालुक्याचे नाव - औसा 


काळमाथा 


६१ काळमाथा 


वडजी 


वडजी 


नाव्होली 


२४ समदर्गा 


समदर्गा 


२६ 


समदर्गा 


समदर्गा 


कोरंगळा 


___ कोरंगळा 


बहाणपूर 


___ बहाणपूर 


२५ लखनगांव 


लखनगांव 


२७ लखनगांव 


लखनगांव 


__ उटी बु . 


उटी बु . 
सत्तधरवाडी 


सत्तधरवाडी 


सत्तधरवाडी लमाणतांडा 


सत्तधरवाडी लमाणतांडा 


हळदुर्ग 


२६ येलोरी 


येलोरी 


२८ येलोरी 


हळदुर्ग 

येलोरी 
७३ येलोरीवाडी 


७३ 


येलोरीवाडी 


वरवडा 


( ७४ 


वरवडा 


रिंगणी 


___ रिंगणी 


२७ शिवली 


शिवली 


२९ शिवली 


शिवली 


जायफळ 


जायफळ 


२८ मातोळा 


मातोळा 


३० मातोळा 


७८ 


मातोळा 


देवताळा ( वसंतनगर ) 


लोहटा 


लोहटा 


मसलगा बु . 


मलसगा बु . 


२९ नागरसोगा 


नागरसोगा 


३१ नागरसोगा 


नागरसोगा 


दापेगांव 


८२ 


दापेगांव 


३० तुंगी बु . 


तुंगी बु . 


३२ 


तुंगी बु. 


तुंगी खु . 
चिंचोली सोन 
हिप्परगा क . 


तुंगी बु . 

तुंगी खु. 
८५ चिंचोली सोन 
८६ हिप्परगा क . 


३१ हिप्परगा क . 


३३ हिप्परगा क . 


८८ 


माळुब्रा 


८७ माळुब्रा 
८८ कवळी 


मलसगा खु . 


कवळी 


३२ नांदुर्गा 


नांदुर्गा 


३४ नांदुर्गा 


सारणी 


८९ नांदुर्गा 
९० सारणी 
९१ माळकोंडजी 


३३ माळकोंडजी 


माळकोंडजी 


३५ माळकोंडजी 


२२१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नाव - औसा 


९४ 


हासलगन 


९२ 


मसलगा खु . 


३६ हासलगन 


हासलगन 


३४ बेलकुंड 


९५ 


बेलकुंड 


३७ बेलकुंड 


तावशीताड 


९४ देवताळा ( वसंतनगर ) 

___ बेलकुंड 
९६ तावशीताड 
९७ गुळखेडा 

शिंदाळा लो . 
९९ शिंदाळावाडी 


गुळखेडा 


३५ शिंदाळा लो . 


शिंदाळा लो . 


३८ शिंदाळा लो . 


९९ 


शिंदाळावाडी 


१०० 


वानवडा 


१०० वानवडा 


३६ आशिव 


१०१ 


आशिव 


३९ 


आशिव 


१०१ आशिव 
१०२ वांगजी 


१०२ वांगजी 


३७ मासुर्डी 


४० मासुर्डी 


१०३ मासुर्डी 
१०४ एकंबी 


१०३ मासुर्डी 
१०४ एकंबी 


१०५ एकंबीवाडी 


१०५ 
१०६ 


एकंबी तांडा 
एकंबीवाडी 


३८ बिरवली 


१०७ 


बिरवली 


४१ बिरवली 


१०६ बिरवली 


१०८ 


टाका 


१०७ टाका 


३९ उजनी 


१०९ 


उजनी 


१०८ उजनी 


४२ उजनी 
४३ चिंचोली का . 


११० चिंचोल का . 


१०९ चिंचोली का . 


१११ 


गांधीनगर 


११० गांधीनगर 


१११ एकंबीतांडा 


४० लामजना 


११२ 


लामजना 


४४ लामजना 


११२ लामजना 


११३ 


हाटकरवाडी 


११३ हाटकरवाडी 


४१ चलबुर्गा 


११४ 


चलबुर्गा 


४५ चलबुर्गा 


११४ चलबुर्गा 


११५ 


कन्हेरी 


११५ कन्हेरी 


११६ 


वाघोली 


११६ वाघोली 


११७ 


जयनगर 


११७ जयनगर 


४२ दावतपूर 


११८ 


दावतपूर 


४६ दावतपूर 


११८ 


दावतपूर 


११९ 


उत्का 


११९ 


उत्का 


४३ खरोसा 


१२० 


खरोसा 


४७ खरोसा 


१२० 


खरोसा 


१२१ 


आनंदवाडी 


१२१ 


रामेगांव 


१२२ शिवनी लख 


४४ किनीनवरे 


१२३ 


किनीनवरे 


४८ किनीनवरे 


१२२ किनीनवरे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२१९ 


तालुक्याचे नाव - औसा 


१२४ 


तांबरवाडी 


१२३ तांबरवाडी 
१२४ राजेवाडी 


१२५ 


राजेवाडी 
रामेगांव 


१२६ 


४५ चिंचोली तपसे 


१२७ चिंचोली तपसे 


४९ चिंचोली तपसे 


१२५ चिंचोली तपसे 


१२८ 


१२६ जवळगा पो . 


जवळगा पो . 
गाढवेवाडी 


१२९ 


१२७ गाढवेवाडी 


४६ मोगरगा 


१३० 


मोगरगा 


५० मोगरगा 


१३१ 


कुमठा 


१३२ 


रामवाडी 


५१ शिवनी लख 


१२८ मोगरगा 
१२९ कुमठा 
१३० शिवनी लख 
१३१ आनंदवाडी 
१३२ रामवाडी 


तालुक्याचे नांव - रेणापूर 


3 


१ रेणापूर - 

१ 


१ 


रेणापूर- १ 


१ 


रेणापूर - १ 


रेणापूरचा काही भाग 


( गट न १ ते ७३७ , 


१४२८ ते १४३६ ) 


हानमंतवाडी 


२ 


रेणापूर- २ 


रेणापूर- २ 


२ 


रेणापूर - २ 


रेणापूरचा काही भाग 


( गट न ७३८ ते १४२७ , 


१४३७) 


काळेवाडी 


३ 


काळेवाडी 


नेहरूनगर 


c 


नेहरूनगर 


हाणमंतवाडी 


३ खरोळा 


rroro9- 


३ 


खरोळा 


५ 


खरोळा 


खरोळा 
कुंभारवाडी 


४ कुंभारवाडी 


कुंभारवाडी 


कुंभारवाडी 


आनंदवाडी 


आनंदवाडी 


रामवाडी ( ख .) 


रामवाडी ( ख .) 


५ 


समसापूर 


समसापूर 


५ 


समसापूर 


समसापूर 


टाकळगाव 


टाकळगाव 


- 


गव्हाण 


गव्हाण 


६ 


जवळगा 


जवळगा 


६ 


जवळगा 


जवळगा 


- 


सेलू खु. 


सेलु खु . 
१४ हारवाडी 


- 


हारवाडी 


२२२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 

तालुक्याचे नांव - रेणापूर 


७ दर्जीबोरगाव 


१५ 


दर्जीबोरगाव 


७ दर्जीबोरगाव 


१५ 


दर्जीबोरगाव 


ब्रम्हवाडी 


१६ 


ब्रम्हवाडी 


आरजखेडा 


आरजखेडा 


इंदरठाणा 


१८ इंदरठाणा 


कोळगाव 


८ पोहरेगांव 


पोहरेगांव 


८ 


पोहरेगांव 


१९ 


पोहरेगांव 


पोहरेगांव तांडा 


डिगोळ देशमुख 


२० पोहरेगाव तांडा 
२१ डिगोळ देशमुख 
२२ डिगोळ देशपांडे 


डिगोळ देशपांडे 


९ 


भोकरंबा 


भोकरंबा 


९ 


भोकरंबा 


भोकरंबा 


२३ 
२४ 


मोरवड 


मोरवड 


चाडगाव 


२५ 
२६ 


चाडगांव 
मोटेगांव 


१० मोटेगांव 


मोटेगांव 


१० मोटेगांव 


वांगदरी 


वांगदरी 


११ सिंधगाव 


सिंधगाव 


११ सिंधगाव 


सिंधगाव 


सांगवी 


सांगवी 


आंदलगाव 


३० 


आंदलगाव 


निवाडा 


१२ निवाडा 


निवाडा 


3२ बावची 


३३ 


कोळगाव 


१२ शेरा 


३३ 


शेरा 


१३ 


शेरा 


शेरा 


____ इटी 


३५ 


कुंभारी 


इटी 
कुंभारी 
नागापूर 


नागापूर 


३७ 


बावची 


१३ पळशी 


पळशी 


१४ पळशी 


३८ 


पळशी 


लखमापूर 


लखमापूर 


दवणगाव 


दवणगाव 


खानापूर 


१४ कारेपूर 


कारेपूर 


१५ कारेपूर 


४२ 
४३ 


खानापूर 
कारेपूर 
यशवंतवाडी 


यशवंतवाडी 


आसराचीवाडी 


४४ 


आसराचिवाडी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२२१ 


तालुक्याचे नांव - रेणापूर 


१५ खलंग्री 


४५ 


खलंग्री 


१६ खलंग्री 


४५ 


खलंग्री 


व्हटी 


४६ व्हटी 


सायगांव 


सायगांव 


सारोळा 


१७ सारोळा 


४८ सारोळा 


४९ 


दिवेगांव 


१६ कोष्टगांव 


कोष्टगांव 


१८ कोष्टगांव 


कोष्टगांव 


५१ 


सुकणी 
लहानेवाडी 


सुकणी 
लहानेवाडी 


५२ 


१७ गोढाळा 


गोढाळा 


१९ गोढाळा 


५३ गोढाळा 
५४ माकेगांव 


माकेगाव 


दिवेगांव 


१८ धवेली 


धवेली 


२० धवेली 


५५ 


धवेली 


५६ 


सय्यदपूर 


सय्यदपूर 
मोहगांव 


५७ मोहगांव 


१९ तळणी मोहगाव 


२१ तळणी मोहगाव 


५८ 


तळणी मोहगाव 


२० 


पानगांव - १ 


५९ 


तळणी मोहगाव 
पानगांव 
नरवटवाडी 


२२ पानगांव - १ 


५९ 


पानगांव 


२१ पानगांव - २ 


मुसळेवाडी 


२३ पानगांव - २ 


६० 


मुसळेवाडी 


फावडेवाडी 


फावडेवाडी 


रामवाडी 


रामवाडी ( पा .) 


पाथरवाडी 


६३ 


नरवटवाडी 


भंडारवाडी 


२४ पाथरवाडी 


___ पाथरवाडी 


माणुसमारवाडी 


भंडारवाडी 


माणूसमारवाडी 
घनसरगांव 


२२ 


घनसरगांव 


घनसरगांव 


२५ 


घनसरगांव 


मुरढव 


मुरढव 


२३ कामखेडा 


कामखेडा 


२६ कामखेडा 


कामखेडा 


वाला 


७० 


वाला 


२४ बिटरगांव 


बिटरगांव 


२७ बिटरगांव 


बिटरगांव 


वंजारवाडी 


वंजारवाडी 


सुमठाणा 


सुमठाणा 


२५ गरसुळी 


___ गरसुळी 


२८ 


गरसुळी 


७४ 


गरसुळी 


२२२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नांव - रेणापूर 


७५ 


तत्तापूर 


७५ 
७६ 


तत्तापूर 
फरतपूर 


७६ 


फरतपूर 


तालुक्याचे नांव - उदगीर 


१ 


उदगीर- १ 


उदगीरचा काही भाग १ 


उदगीर- १ 


१ 


उदगीरचा काही भाग 


( पश्चिमबाजू ) 


( पश्चिमबाजू) 
उदगीर - २ 


२ 


उदगीर - २ 


उदगीरचा काही भाग २ 


उदगीरचा काही भाग 


( पूर्व बाजू) 


( पूर्व बाजू ) 
३ निडेबन 


निडेबन 


३ निडेबन 


निडेबन 


माळेवाडी 


कौळखेड 


कौळखेड 


कवळखेड 


माळेवाडी 


४ लोणी 


लोणी 


५ 


लोणी 


लोणी 


हाकनकवाडी 


हाकनकवाडी 


सोमनाथपूर 


६ 


सोमनाथपूर 


सोमनाथपूर 


मलकापूर 


मलकापूर 
तिवटघ्याळ 


तिवटघ्याळ 


५ बनशेळकी 


बनशेळकी 


७ 


बनशेळकी 


बनशेळकी 


मादलापूर 


६ नागलगांव 


नागलगांव 


८ 


नागलगांव 


१२ 


मादलापूर 
नागलगांव 
मारोतीतांडा 


मारोतीतांडा 


सोमला का . तांडा 


सोमला का . तांडा 


बोरतळा तांडा 


बोरतळा तांडा 


७ तोंडचिर 


तोंडचिर 


९ 


तोंडचिर 


तोंडचिर 


शेल्लाळ 


शेल्लाळ 


८ टाकळी ( वागदरी) 


टाकळी ( वागदरी ) 


१० टाकळी ( वागदरी ) 


१८ टाकळी ( वागदरी ) 

वागदरी 


वागदरी 


सुमठाणा 


सुमठाणा 
चांदेगाव 


९ 


चांदेगाव 


११ चांदेगाव 


चांदेगाव 


लिंबगांव 


लिंबगांव 


कुमदाळा उ . 


कुमदाळ उ . 


मल्लापूर 
शिरोळ जानापूर 


१० शिरोळ जानापूर 


२५ 


१२ शिरोळ जानापूर 


मल्लापूर 
२५ शिरोळ जानापूर 
२६ जानापूर 


२६ 


जानापूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२२३ 


तालुक्याचे नांव - उदगीर 


गुरधाळ ( उ ) 


२७ 


गुरधाळ ( उ ) 


११ कासराळ 


कासराळ 


१३ कासराळ 


कासराळ 


चौंडी 


२९ 


चौंडी 


बोरगांव ( बु ) 


१४ बोरगांव ( बु) 


३० 
३१ 


धडकनाळ 


बोरगांव ( बु.) 
धडकनाळ 
नळगीर 


१२ नळगीर 


नळगीर 


१५ 


नळगीर 


३२ 


मोर्तळवाडी ( न ) 


३३ 


मोर्तळवाडी ( न ) 


१३ कोदळी 


कोदळी 


१६ कोदळी 


३४ 


कोदळी 


३५ मांजरी 


मांजरी 
देऊळवाडी 


देऊळवाडी 


मुत्तलगाव 


मुत्तलगाव 
आवलकोंडा 


१४ आवलकोंडा 


आवलकोंडा 


१७ आवलकोंडा 


३८ 


3९ 


पिंपरी 


३९ 


पिंपरी 


१५ गुडसूर 
१६ डोंगरशेळकी 


गुडसूर 
डोंगरशेळकी 


१८ गुडसूर 
१९ डोंगरशेळकी 


४० गुडसूर 
४१ डोंगरशेळकी 


डावूळ (हिप्परंगा ) 
नावंदी 


२० 


नावंदी 


हिप्परगा ( डावूळ ) 
देवर्जन 


४२ डावूळ (हिप्परंगा) 

नावंदी 

हिप्परगा ( डावूळ ) 
४५ देवर्जन 
४६ हणमंतवाडी 


१७ देवर्जन 


२१ 


देवर्जन 


हणमंतवाडी 


धोतरवाडी 


४७ धोतरवाडी 


१८ भाकसखेडा 


भाकसखेडा 


२२ भाकसखेडा 


४८ 


भाकसखेडा 


गंगापूर 


४९ गंगापूर 
५० चिघळी 


चिघळी 


१९ दावणगाव 


दावणगाव 


दावणगाव 


दावणगांव 


अरसनाळ 


कुमदाळ 


२० 


शेकापूर 


शेकापूर 


२४ 


शेकापूर 


अरसनाळ ( महानगांव ) 

कुमदाळ 
५४ शेकापूर 
५५ हैबतपूर 
___ करखैली 


हैबतपूर 


करखैली 


२१ शंभुउमरगा 


शंभुउमरगा 


२५ 


शंभुउमरगा 


करवंदी 


५७ 
५८ 
५९ 


शंभुउमरगा 
करवंदी 
महादेववाडी 


५९ 


महादेववाडी 


२२२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नांव - उदगीर 

२६ डिग्रस 


२२ डिग्रस 


डिग्रस 


सताळा बु . 


६० डिग्रस 
६१ सताळा (बु ) 
६२ हेर 


२३ 


हेर 


हेर 


२७ 


हेर 


बामाजीचीवाडी 


बामजीचीवाडी 


२४ कुमठा खु . 


२८ कुमठा खु . 


६४ 


कुमठा खु . 


- 


कुमठा खु . 
क्षेत्रफळ 


६५ 


क्षेत्रफळ 


लोहारा 


६६ 


लोहारा 


२५ लोहारा 
२६ तोंडार 


२९ लोहारा 
__ तोंडार 


तोंडार 


तोंडार 


w 


२७ करडखेल 


करडखेल 


३१ करडखेल 


w 


करडखेल 


वायगाव 


वायगांव 


w 


२८ होनीहिप्परगा 


होनीहिप्परगा 


३२ होनीहिप्परगा 


190 


हाना 


होनीहिप्परगा 


हंगरगा ( कु ) 


७१ 


हंगरगा ( कु ) 


इस्मालपूर 


२९ 


वाढवणा बु . 


इस्लामपूर 
वाढवणा बु. 
डांगेवाडी 


३३ वाढवणा बु . 


वाढवणा बु . 
डांगेवाडी 


( ७४ 


३० वाढवणा खु . 


वाढवणा खु . 


३४ वाढवणा खु . 


७५ 


वाढवणा खु . 


३१ कल्लूर 


३५ कल्लूर 


कल्लूर 
एकूरकारोड 
खेरडा खु . 


कल्लूर 
एकूरकारोड 

खेरडा खु . 
७९ हाळी 


३२ हाळी 


हाळी 


३६ हाळी 


रुद्रवाडी 
मोर्तळवाडी ( हा ) 


८१ 


३७ मोर्तळवाडी ( हा ) 


८० रूद्रवाडी 
८१ मोर्तळवाडी ( हा ) 
८२ आडोळवाडी 


आडोळवाडी 


चिमाचीवाडी 


८३ चिमाचीवाडी 


वंजारवाडी 


८४ 


३३ हंडरगुळी 


हंडरगुळी 


३८ हंडरगुळी 


सुकणी 


३४ किनीयल्लादेवी 


किनीयल्लादेवी 


३९ किनीयल्लादेवी 


वंजारवाडी 
८५ हंडरगुळी 
८६ सुकणी 
८७ किनीयल्लादेवी 
८८ उमरगा मन्ना 
८९ अनुपवाडी 
९० मोघा 
९१ रावणगांव 


उमरगा मन्ना 


अनुपवाडी 


३५ मोघा 


मोघा 


४० मोघा 


३६ रावणगाव 


रावणगांव 


रावणगांव 


तादलापूर 


९२ 


तादलापूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२२५ 


तालुक्याचे नांव - उदगीर 
धोंडीहिप्परगा ४२ धोंडीहिप्परगा 


३७ धोंडीहिप्परगा 


९३ धोंडीहिप्परगा 


बेलसकरगा 


बेलसकरगा 


तोगरी 


९५ 


तोगरी 


३८ तोगरी 
३९ येनकी 


४३ तोगरी 
४४ येनकी 


येनकी 


येनकी 


नेत्रगांव 


नेत्रगांव 


जकनाळ 


जकनाळ 


४० बामणी 


बामणी 


४५ बामणी 


९९ 


बामणी 


तालुक्याचे नांव जळकोट 


१ जळकोट 


जळकोट 


० 


जळकोट 


१ 
२ 


जळकोट 
पाटोदा बु . 


२ पाटोदा बु . 


पाटोदा बु . 


० 


पाटोदा बु . 
कुनकी 


करंजी 


० 


c 


कुनकी 


विराळ 


विराळ 


३ वांजरवाडा 


वांजरवाडा 


३ 


वांजरवाडा 


वांजरवाडा 


केकतसिंदगी 


केकतसिंदगी 


उमरदरा 


उमरदारा 


होकर्णा 


होकर्णा 


४ 


धामनगांव 


धामनगांव 


४ 


धामनगांव 


धामनगांव 


जिरगा 


जिरगा 


ढोरसांगवी 


ढोरसांगवी 


५ 


जगळपूर बु . 


जगळपूर बु . 


५ 


जगळपूर बु . 


जगळपूर बु . 


हावरगा 


हावरगा 


येलदरा 


येलदरा 


डोंमगांव 


डोंमगांव 


उमरगा रेतु 


उमरगा रेतु 


६ 


चेरा 


चेरा 


६ 


चेरा 


चेरा 


शेलदरा 


१८ 


शेलदरा 


वडगाव 


वडगांव 


७ घोन्सी 


२२ 


सोरगा 
घोन्सी 
तिरूका 


७ घोन्सी 


२० सोरगा 
२१ घोन्सी 
२२ गुत्ती 


सुल्लाळी 


सुल्लाळी 


२२२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नांव जळकोट 
धोंडवाडी 
गुत्ती 

८ तिरूका 


२४ धोंडवाडी 


२६ 


२५ तिल 


तिरूका 


२६ 


डोंगरगांव 
एकुर्का खु. 
सोनवळा 


८ 


सोनवळा 


सोनवळा 


२ 


सोनवळा 


२८ 


कोळनूर 


२९ 


लाळी बु . 
लाळी खु . 


लाळी बु. 
लाळी खु . 
बेळसांगवी 


३१ 


बेळसांगवी 


१० 


कोळनूर 


__ कोळनूर 


पाटोदा खु . 


३३ 


पाटोदा खु . 
करंजी 


बोरगाव खु . 


९ मंगरूळ 


मंगरूळ 


११ मंगरूळ 


३६ 


मंगरूळ 


कोनाळी डोंगर 


कोनाळी डोंगर 


येवरी 


३८ 


येवरी 


१० माळहिप्परगा 


माळहिप्परगा 


१२ माळहिप्परगा 


३९ 


माळहिप्परगा 


रावणकोळा 


रावणकोळा 


हळदवाढवणा 


४१ 


हळदवाढवणा 


डोंगरगाव 


एकुर्का खु . 
बोरगांव खु . 


११ 


अतनुर 


अतनुर 


१३ 


अतनुर 


अतनुर 


गव्हाण 


ॐॐॐ 


गव्हाण 


चिंचोली 


चिंचोली 


मरसांगवी 


४५ 


मरसांगवी 


मेवापूर 


४६ मेवापूर 
४७ शिवाजीनगर तांडा 


शिवाजीनगर तांडा 


तालुक्याचे नांव - अहमदपूर 


१ 


अहमदपूर- १ 


१ 


अहमदपूरचा 


१ 


१ 


अहमदपूरचा काही भाग 


अहमदपूर 
( पूर्व बाजू) 


( पूर्व बाजू ) 


काही भाग 


मरशिवणी 


२ 


मरशिवणी 


२ 


अहमदपूर- २ 


अहमदपूरचा 


२ 


अहमदपूर - २ 


अहमदपूरचा काही भाग 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२२७ 


तालुक्याचे नांव- अहमदपूर 


( पश्चिम बाजू ) 


काही भाग 


( पश्चिम बाजू ) 


३ टेंभूर्णी 


३ नांदुरा बु . 


३ 


नांदूरा बु . 


नांदुरा बु . 
नांदुरा खु. 
तळेगांव 


नांदुरा बु . 
नांदुरा खु. 
तळेगांव 


० 


हाळणी 


हाळणी 


४ थोडगा 


थोडगा 


४ 


थोडगा 


थोडगा 


० 


माळेगांव खु . 


धानोरा खु . 


टेंभुर्णी 


मोघा 


मोघा 


५ 


माळेगांव खु . 


११ 


माळेगाव खु . 


कोकणगा 


१३ 


जवळगा 


५ हिप्परगा काजळा ११ 


हिप्परगा काजळा 


६ हिप्परगा काजळा 


१४ हिप्परगा काजळा 


ब्रम्हपुरी 


१५ 
१६ 


ब्रम्हपुरी 
उगीलेवाडी 


लांजी 


उगीलेवाडी 


तांबटसांगवी 


६ सिंदगी बु . 


७ सिंदगी बु . 


सिंदगी बु. 
सिंदगी खु 


१७ सिंदगी बु. 
१८ मांगदरी 
१९ ब्रम्हवाडी 


मांगदरी 


ब्रम्हवाडी 


७ मांडणी 


मांडणी 


८ मांडणी 


२० 


मांडणी 


कोकनगा 


जांब 


उन्नी 


२२ उन्नी 


हासरणी 


२३ 


हासरणी 


जवळगा 


८ 


गुंजोटी 


गुंजोटी 


९ 


देवकरा 


खानापूर 
मोहगांव 


२४ 
२५ 
२६ 


देवकरा 
खानापूर 
मोहगांव 


देवकरा 


हिंगणगांव 


२८ मोळवण 


९ धानोरा बु . 


२९ 


धानोरा बु. 


१० धानोरा बु . 


२९ 


धानोरा बु . 


सताळा 


सताळा 


२२२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नांव- अहमदपूर 


३१ 
३२ 


गुंजोटी 
कोपरा 


१० कोपरा 


कोपरा 


११ 


कोपरा 


सोनखेड 


३३ 


सोनखेड 


मानखेड 


३४ 


मानखेड 


३५ पाटोदा 


व्होटाळा 
हिप्परगा कोपदेव 


११ विळेगाव 


विळेगांव 


१२ विळेगांव 


३६ विळेगांव 


परचंडा 


३७ 


तांबटसांगवी 


नागठाणा 


व्होटाळा 


पाटोदा 


लांजी 


कामखेडा 


१३ 


परचंडा 


परचंडा 


नागठाणा 


टाकळगाव कामखेडा 
४३ हिप्परगा कोपदेव 


१२ उजना 


४१ 


उजना 


१४ उजना 


उजना 


नागझरी 


४५ नागझरी 


वडारवाडी 


४६ 


वडारवाडी 


राळगा 


१३ गुगदळ 


गुगदळ 


१५ 


गुगदळ 


४७ 


गुगदळ 


हागदळ 


हागदळ 


वरवंटी 


__ वरवंटी 


वरवंटी तांडा 


वरवंटी तांडा 


सुनेगाव सांगवी 


सिंदगी खु . 


१४ गंगाहिप्परगा 


गंगाहिप्परगा 


१६ गंगाहिप्परगा 


___ गंगाहिप्परगा 


सांगवी 


सुनेगाव शेंद्री 


रुई 


शेंद्री 


रुई तांडा 


रुध्दा 


५४ 


रुध्दा 


१७ सांगवी 


सांगवी 


५६ 
५७ 


सुनेगाव सांगवी 


राळगा 


रुई तांडा 


१५ धसवाडी 


५५ 


धसवाडी 


१८ 


धसवाडी 


६१ 


धसवाडी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२२९ 


तालुक्याचे नांव- अहमदपूर 


सुमठाणा 
टाकळगाव शेंद्री 


६२ 
६३ 


सुमठाणा 
टाकळगांव शेंद्री 


सुनेगाव शेंद्री 
शेंद्री 


१६ शिरुर ताजबंद 


शिरुर ताजबंद 


१९ शिरुर ताजबंद - १ 


६४ शिरुर ताजबंद 


महादेववाडी 


२० शिरुर ताजबंद - २ 


थोरलेवाडी 


६५ थोरलेवाडी 
६६ बेल्लूर 

महादेववाडी 
६८ आजनी खुर्द 


१७ आजनी खुर्द 


६३ 


आजनी खुर्द 


२१ आजनी खुर्द 


बेलुर 


मेथी 


चोबळी 


सलगरा 


मोरेवाडी 


७१ लिंगदाळ 


१८ मेथी 


मेथी 


सलगरा 


लिंगदाळ 


१९ माकणी 


माकणी 


२२ माकणी 


७२ माकणी 


उमरगा यल्लादेवी 


चोबळी 


गादेवाडी 


उमरगा यल्लादेवी 
मोरेवाडी 


खराबवाडी 


२० वायगांव 


वायगांव 


२३ वायगाव 


वायगांव 


आंबेगांव 


गादेवाडी 


बोडखा 


खराबवाडी 


सयदपूर 
हाडोळती 


२१ हाडोळती 


२४ हाडोळती - १ 


सयदपूर 

हाडोळती 
८१ आनंदवाडी 


आनंदवाडी 


हांगरगा 


२५ हाडोळती -२ 


हिप्पळगाव 


हंगरगा 


२२ सावरगांव थोट 


८१ 


सावरगांव थोट 


२६ सावरगांव थोट 


८४ बाबळदरा 
८५ सावरगांव थोट 
८६ किन्नीकदु 
८७ तिर्थ 


किन्नीकदु 


धानोरा खुर्द 


तिर्थ 


२३ कुमठा बु . 


८५ 


कुमठा बु . 


२७ कुमठा बु . 


८८ 


कुमठा बु . 


२२३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नांव- अहमदपूर 


बाबळदरा 


८९ शिवणखेड 


शिवणखेड 


९० 


कौंडगाव 


कौडगाव 


२४ वळसंगी 


वळसंगी 


२८ वळसंगी 


९१ 


वळसंगी 


जांब 


९२ 


आंबेगांव 


हिप्पळगाव 


९३ 


बोडखा 


२५ चिखली 


चिखली 


२९ चिखली 


चिखली 
९५ केंद्रेवाडी 


केंद्रेवाडी 


९४ हिंगणगांव 


हिंगणगांव 


मोळवण 


२६ ढाळेगांव 


३० ढाळेगांव 


ढाळेगांव 
पार 


९७ 


९६ ढाळेगांव 
९७ लेंडेगांव 
९८ बोरगाव ( खु ) 
९९ वैरागड 


येस्तार 


९९ 


लेंडेगांव 


१०० 


बोरगाव ( खु ) 


१०१ 


वैरागड 


२७ मावलगांव 


१०२ 


मावलगांव 


३१ मावलगांव 


१०० मावलगांव 


१०३ 


सोरा 


१०१ सोरा 


१०४ चिलखा 


१०२ चिलखा 


१०३ पार 


१०४ येस्तार 


२८ किनगांव 


१०५ किनगांव 


३२ किनगांव 


१०५ किनगांव 


१०६ कोळवाडी 


१०६ कोळवाडी 


१०७ 


दगडवाडी 


१०७ दगडवाडी 


२९ खंडाळी 


१०८ खंडाळी 


३३ खंडाळी 


१०८ खंडाळी 


१०९ वंजारवाडी 


१०९ 
११० 


वंजारवाडी 
उमरगा कोर्ट 


३० उमरगा कोर्ट 


३४ 


उमरगा कोर्ट 


११० उमरगा कोर्ट 


१११ 


मुळकी 


१११ मुळकी 


११२ 


फत्तेपुर 


११२ 


फत्तेपुर 


११३ 


तेलगांव 


११३ तेलगांव 


३१ सावरगाव रो . 


११४ 


सावरगाव रो . 


३५ सावरगाव रो . 


११४ सावरगाव रो . 


११५ 


भुतकेरवाडी 


११५ भुतकेरवाडी 
११६ गोथाळा 


११६ गोथाळा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२३१ 


तालुक्याचे नांव- अहमदपूर 

३६ काळेगाव 


३२ काळेगाव 


११७ काळेगाव 


११७ काळेगाव 


११८ 


आनंदवाडी 


११८ आनंदवाडी 


११९ 


११९ 


शेणकुड 


शेणकुड 
शेन्नी 


१२० 


शेन्नी 


३३ अंधोरी 


१२१ 


अंधोरी 


३७ अंधोरी 


१२१ अंधोरी 


नरवटवाडी 


१२२ 


नरवटवाडी 


१२३ गुट्टेवाडी 


१२३ 
१२४ 


गुट्टेवाडी 
येलदरवाडी 


१२४ येलदरवाडी 


तालुक्याचे नांव - चाकूर 


१ चाकूर - 

१ 


१ 


चाकूरचा काही भाग १ 


चाकूर - १ 


१ 


चाकूरचा काही भाग 


( दक्षीण बाजु ) 


( दक्षीण बाजु ) 


चाकूरचा काही भाग २ 


चाकूर - २ 


। 


चाकूरचा काही भाग 


२ चाकूर -२ 

( उत्तर बाजू) 
३ तीर्थवाडी 


( उत्तर बाजू) 


सरणवाडी 


तीर्थवाडी 


३ तीर्थवाडी 


तीर्थवाडी 


अलगरवाडी 


अलगरवाडी 


sc 


हणमंतवाडी 


हणमंतवाडी 


सरणवाडी 


४ चापोली 


चापोली 


४ चापोली 


चापोली 


ब्रम्हवाडी 


ब्रम्हवाडी 


० 


५ तिवघाळ 


८ 


तिवघाळ 


५ तिवघाळ 


तिवघाळ 


० 


तिवटघाळ 


९ 


तिवटघाळ 


तळघाळ 


१० 


तळघाळ 


मांडुर्की 
अजनसोंडा (बु .) 


६ 


अजनसोंडा ( बु .) 


६ 


अजनसोंडा ( बु. ) 


भाकरवाडी 


११ अजनसोंडा ( बु.) 

भाकरवाडी 
१३ मष्णेरवाडी 


मष्णेरवाडी 


ब्रम्हवाडी 


१४ ब्रम्हवाडी 


होनाळी 


१५ होनाळी 


७ 


वडवळ ( ना ) 


वडवळ ( ना ) 


७ 


वडवळ ( ना ) 


वडवळ ( ना ) 


ब्रम्हवाडी 


ब्रम्हवाडी 


८ 


जानवळ 


जानवळ 


८ 


जानवळ 


१८ 
१९ 


जानवळ 
शिवणी ( म ) 


शिवणी ( म ) 


२२३२ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 

तालुक्याचे नांव - चाकूर 


९ 


घरणी 


घरणी 


९ 


घरणी 


२० 


घरणी 


घारोळा 


२१ 


घारोळा 


१० मोहनाळ 


मोहनाळ 


१० मोहनाळ 


२२ 


मोहनाळ 


लातूर रोड 


लातूर रोड 
बनसावरगांव 


बनसावरगांव 


भाटसांगवी 


भाटसांगवी 


११ हाळी ( खु .) 


११ हाळी ( खु .) 


हाळी ( खु .) 
वाघोली 


हाळी ( खु .) 
२७ वाघोली 


कडमुळी 


१२ नळेगांव 


नळेगांव 


१२ नळेगाव- १ ( पूर्व बाजू ) 


२९ 


कडमुळी 
नळेगावचा काही भाग 
हटकरवाडी 
नळेगावचा काही भाग 


हटकरवाडी 


लिंबाळवाडी 


१३ नळेगाव-१ ( पश्चिमबाजू ) - 


३१ 


लिंबाळवाडी 


१३ 


देवंग्रा 


३३ 


१४ 


देवंग्रा 


देवंग्रा 


देवंग्रा 
देवंग्रावाडी 


३३ 


देवंग्रावाडी 
आटोळा 


१४ आटोळा 


आटोळा 


१५ आटोळा 


३५ 


अजनसोंडा ( खु .) 
बोळेगाव ( खु .) 


अजनसोंडा ( खु .) 
बोळेगांव ( खु .) 


२६ 


१५ कनबसांगवी 


कबनसांगवी 


१६ कबनसांगवी 


कबनसांगवी 


बावलगांव 


३८ 


बावलगांव 


१६ उजळंब 


उजळंब 


१७ उजळंब 


उजळंब 


बसवनाळ 


बसवनाळ 


नागेशवाडी 


४१ नागेशवाडी 


१७ शेळगांव 


शेळगांव 


१८ शेळगांव 


शेळगांव 


वडगाव ( ए ) 
राचन्नावाडी 


वडगाव ( ए .) 
संगाचीवाडी 


संगाचीवाडी 


१९ राचन्नावाडी 


राचन्नावाडी 


कलकोटी 


४७ 


शिरनाळ 


१८ बोथी 


बोथी 


२० बोथी 


बोथी 


कलकोटी 


४९ मांडुर्की 


शिरनाळ 


१९ डोंग्रज 


डोंग्रज 


२१ 


डोंग्रज 


५० डोंग्रज 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२३३ 


तालुक्याचे नांव - चाकूर 


सांडोळ 


५१ 


सांडोळ 


महांडोळ 


५२ 
५३ 


महांडोळ 
रोहिणा 


२० 


रोहिणा 


रोहिणा 


२२ रोहिणा 
२३ बोरगाव ( बु.) 


२१ बोरगाव ( बु .) 


बोरगाव ( बु.) 


बोरगाव ( बु .) 


टाकळगांव 


५५ 


टाकळगांव 


हटकरवाडी 


हटकरवाडी 


नागदरवाडी 


नागदरवाडी 


झरी ( बु .) 


५८ 


झरी ( बु.) 


२२ झरी ( बु .) 
२३ झरी ( खु.) 


२४ झरी ( बु .) 
२५ झरी ( खु.) 


झरी ( खु .) 


झरी ( खु .) 


बेलगाव 


बेलगांव 


२४ जढाळा 


जढाळा 


२६ जढाळा 


जढाळा 


हाडोळी 


हाडोळी 


२५ महाळंगी 


महाळंगी 


२७ महाळंगी 


महाळंगी 


६४ 


केंद्रेवाडी 


कद्र 


केंद्रेवाडी 


रामवाडी 


रायवाडी 


२८ 


रायवाडी 


रायवाडी 


रामवाडी 


राजेवाडी 


राजेवाडी 


२६ हिप्पळनेर 


हिप्पळनेर 


२९ हिप्पळनेर 


६८ 


हिंपळनेर 


हणमंतजवळगा 


६९ 


हणमंतजवळगा 


२७ नायगांव 


नायगांव 


३० नायगांव 


नायगांव 


आनंदवाडी 


आनंदवाडी 


२८ आष्टा 


आष्टा 


३१ आष्टा 


आष्टा 


अंबुलगा 


अंबुलगा 


मोहदळ 


मोहदळ 


२९ गांजुर 


३२ गांजुर 


___ गांजुर 


गांजुर 
गांजुरवाडी 


गांजुरवाडी 


जगळपूर 


७७ 


जगळपूर 
शिवणखेड ( बु ) 


३० शिवणखेड ( बु ) 


शिवणखेड ( बु ) 


३३ शिवणखेड ( बु ) 


कवठाळी 


19९ 


कवी 


कवठाळी 


३१ नांदगांव 


नांदगांव 


३४ नांदगांव 


नांदगांव 


८१ 


८१ 


दापक्याळ 


दापक्याळ 
महाळंग्रा 


३२ महाळंग्रा 


३५ महाळंग्रा 


८२ महाळंग्रा 


२२३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 

तालुक्याचे नांव - चाकूर 


महाळंग्रावाडी 


८३ महाळंग्रावाडी 


३३ सुगांव 


सुगांव 


३६ 


सुगांव 


८४ सुगांव 
८५ मुरंबी 


८५ 


मुरंबी 


तालुक्याचे नांव - निलंगा 


३ 


निलंग्याचा काही भाग १ निलंगा - १ 


निलंग्याचा काही भाग 


१ निलंगा- १ 

( पुर्वबाजू) 
२ निलंगा- २ 


दापका 


( पुर्वबाजू) 


दापका 


निलंग्याचा काही भाग २ निलंगा- २ 


निलंग्याचा काही भाग 


( पश्चिमबाजू ) 


( पश्चिमबाजू ) 


औरंगपूरा 


औरंगपूरा 
पेठ मेहबूबगंज 


Mrow 


पेठ महेबुबगंज 


३ लांबोटा 


लांबोटा 


३ लांबोटा 


लांबोटा 


झरी 


झरी 


४ 


गुंजरगा 


गुंजरगा 


४ 


गुंजरगा 


गुंजरगा 


जामगा 


जामगा 


बेंडगा 


बेंडगा 


सोनखेड 


सोनखेड 


५ तळीखेड 


तळीखेड 


५ 


तळीखेड 


तळीखेड 


सावनगीरा 


सावनगीरा 


माकणी थोर 


माकणी थोर 


" 


मसोबाची वाडी 


१४ मसोबाची वाडी 


६ 


उमरगा हा . 


उमरगा हा . 


६ 


उमरगा हा . 


१५ उमरगा हा . 
१६ सिंदीजवळगा 


सिंदीजवळगा 


मुबारकपूर 


मुबारकपूर 


७ नणंद 


नणंद 


७ 


नणंद 


नणंद 


जाऊ 


१९ 


जाऊ 


८ सिंदखेड 


सिंदखेड 


८ सिंदखेड 


२० 


सिंदखेड 


दादगी 


२१ 


दादगी 


मन्नाथपूर 


मन्नाथपूर 


पालापूर 


पालापूर 


९ 


अनसरवाडा 


अनसरवाडा 


९ 


अनसरवाडा 


अनसरवाडा 


अनसरवाडा 


जाजनूर 


२५ 


जाजनूर 


गुहाळ 


२६ 


गुहाळ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२३५ 


१० अंबूलगा बु. 


२७ 


अंबूलगा बु . 


तालुक्याचे नांव - निलंगा 
अंबूलगा बु . १० अंबूलगा बु . 
बोटकुळ 
अंबेवाडी आ . बु. 
पिरवाडी आ .बु . 
शिरोळ 

११ शिरोळ 


२८ बोटकूळ 
२९ पिरवाडी आ .बु. 


११ शिरोळ 


३० शिरोळ 
३१ वळसांगवी 


वळसांगवी 


गिरकचाळ 


गिरकचाळ 


१२ शिवूर 


शिवूर 


शिवूर 
आनंदवाडी अ. बु. 


आनंदवाडी अ.बु . 
अंबेवाडी अ.बु . 


३५ 


१२ होसुर 


३६ 


होसुर 


१३ होसुर 


३६ 


होसुर 


हंचनाळ 


३७ हंचनाळ 


३८ 


नदीवाडी 


३८ 


नदीवाडी 


चिंचोडी 


३९ चिंचोडी 


१३ हगंरगा शिरसी 


हगंरगा शिरसी 


१४ हगंरगा शिरसी 


हगंरगा शिरसी 


शिरशी हंगरगा 


शिरशी हंगरगा 


हाणमंतवाडी ह . 


हाणमंतवाडी ह . 


हाणमंतवाडी अ .बू . 


१४ हालसी तुगांव 


१५ हालसी तुगांव 


४४ 


हालसी तुगांव 
तांबरवाडी ह . 


हणमंतवाडी अ.बू . 
हालसी तुगांव 
तांबरवाडी ह . 


१५ हलगरा 


हलगरा 


१६ हलगरा 


हलगरा 


राजेवाडी 


राजेवाडी 


फत्तेवाडी 


फत्तेवाडी 


औराद शहजनी 


४९ 


औराद शहजनी 


१६ औराद शहजनी 
१७ ताडमुगळी 


१७ औराद शहजनी 
१८ ताडमुगळी 


ताडमुगळी 


ताडमुगळी 
शेळगी 


शेळगी 


५१ 


१८ माळेगाव क . 


माळेगाव क . 


१० 


१९ 


माळेगाव क . 


माळेगाव क . 


कलमुगळी 


५३ 


१९ चांदोरी 


चांदोरी 


२० 


चांदोरी 


कलमुगळी 
चांदोरी 
चांदोरीवाडी 


चांदोरीवाडी 


वाकसा 


वाकसा 


२० बोरसुरी 


२१ बोरसुरी 


बोरसुरी 
___ मानेजवळगा 


____ बोरसुरी 
५८ मानेजवळगा 


२२३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६ -२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नांव - निलंगा 


२१ तगरखेडा 


तगरखेडा 


५९ 


तगरखेडा 


२२ 
२३ 


तगरखेडा 
सावरी 


२२ सावरी 


सावरी 


सावरी 


चन्नाचीवाडी 


कोयाचीवाडी 


संगारेड्डीवाडी 


२३ कासार शिरशी 


कासार शिरशी 


२४ कासार शिरशी 


चन्नाचीवाडी 
६२ कोयाचीवाडी 
६३ संगारेड्डीवाडी 
६४ कासारशिरशी 
६५ वाडी कासारशिरशी 
६६ हासोरी बु. 
६७ वाडी हासोरी 


वाडी कासारशिरशी 


२४ हासोरी बु . 


२५ हासोरी बु . 


हासोरी बु . 
वाडी हासोरी 


हासोरी खु . 


हासोरी खु . 


हालसी हा . 


२६ हात्तरगा हा . 


६९ 


हात्तरगा हा . 


हात्तरगा हा . 


७० 


हालसी हा . 


२५ हरीजवळगा 


हरीजवळगा 


२७ हरीजवळगा 


७१ हरीजवळगा 


साबीतवाडी 


७२ 


साबीतवाडी 


हैदरवाडी 


हैदरवाडी 


२६ चिंचोली स . 


चिंचोली स . 


२८ चिंचोली स . 


चिंचोली स . 


७५ 


बोळेगांव खु . 


बोळेगांव खु . 
चिंचोली भं . 


२९ चचोली भं . 


चिंचोली भं . 


येळणूर 


येळणूर 


२७ रामलिंग मुदगड 


रामलिंग मुदगड 


३० रामलिंग मुदगड 


___ रामलिंग मुदगड 


हंद्राळ 


हंद्राळ 


डोंगरगांव ह . 


डोंगरगाव हं . 


२८ कोराळी 


कोराळी 


३१ कोराळी 


शिराढोन 


कोराळी 
८२ शिराढोन 

कासार बालकुंदा 


२९ कासार बालकुंदा ८३ 


कासार बालकुंदा 


३२ कासार बालकुंदा 


सरदारवाडी 


सरदारवाडी 


३० 


बडुर 


बडुर 


३३ 


बडुर 


उस्तुरी 


८५ बडुर 
८६ उस्तुरी 
८७ चिलवंतवाडी 


३१ चिलवंतवाडी 


चिलवंतवाडी 


३४ चिलवंतवाडी 


पिरूपटेलवाडी 


पिरूपटेलवाडी 


८९ टाकळी 


टाकळी 
तांबाळा 


३२ तांबाळा 


___ ९० 


३५ तांबाळा 


९० 


तांबाळा 


तांबाळवाडी 


९१ तांबाळवाडी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२३७ 


तालुक्याचे नांव - निलंगा 


३३ ममदापूर 


ममदापूर 


३६ 


ममदापूर 


मम 


देवीहल्लाळी 


३४ नेलवाड 


नेलवाड 


३७ नेलवाड 


औंढा 


९२ ममदापूर 

देवीहल्लाळी 
नेलवाड 

औंढा 
९६ मिरगनहाळी 
९७ पानचिंचोली 
९८ दगडवाडी पा . ची . 
९९ आनंदवाडी पा . ची . 


मिरगनहाळी 


३५ पानचिंचोली 


पानचिंचोली 


३८ पानचिंचोली 


दगडवाडी पा . चि . 


आनंदवाडी पा .चि . 


३६ शिवणी कोतल 


१०० 


शिवणी कोतल 


३९ शिवणी कोतल 


१०० शिवणी कोतल 


१०१ 


गुणेवाडी 


१०२ 


तुपडी 


१०१ गुणेवाडी 
१०२ तुपडी 
१०३ सोनेसांगवी 


१०३ 


सोनेसांगवी 


३७ मसलगा 


१०४ 


मसलगा 


४० मसलगा 


१०४ मसलगा 


१०५ 


ताजपुर 


३८ शेडोळ 


१०६ 


शेडोळ 


४१ शेडोळ 


१०५ ताजपुर 
१०६ शेडोळ 
१०७ वाडी शेडोळ 


१०७ वाडी शेडोळ 
१०८ आनंदवाडी शि . को . 


१०८ अनंदवाडी शि . को . 


३९ 


गौर 


१०९ 


गौर 


४२ 


गौर 


१०९ 


गौर 


११० 


आनंदवाडी गौर 


११० आनंदवाडी गौर 


४० हाडगा 


१११ हाडगा 


४३ हाडगा 


१११ हाडगा 


११२ 


अंबेवाडी म . 


११२ अंबेवाडी म . 


११३ अंबुलगा मेन 


११४ वडगांव 


११३ अंबुलगा मेन 
११४ वडगांव 
११५ निटूर 
११६ कनशेटवाडी 


४१ निटूर 


४४ निटूर- १ 


११५ निटूर 
११६ कनशेटवाडी 


११७ 


कामशेटवाडी 


४५ निटूर - २ 


११७ कामशेटवाडी 


११८ 


मंगळवेढवाडी 


११८ मंगळवेढवाडी 


११९ मलरडवाडी 


११९ मलरडवाडी 
१२० गोविंदनगरवाडी 
१२१ । डुकरेवाडी 
१२२ केळगांव 
१२३ राठोडा 
१२४ बसपूर 


४२ केळगांव 


४६ केळगांव 


१२० गोविंदनगरवाडी 
१२१ डुकरेवाडी 
१२२ केळगाव 
१२३ राठोडा 
१२४ बसपूर 


४३ 


बसपूर 


४७ बसपूर 


२२३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नांव - निलंगा 


४४ काटेजवळगा 


१२५ 
१२६ 
१२७ 


कलांडी 
काटेजवळगा 
केदारपूर 


४८ 


काटेजवळगा 


१२५ कलांडी 
१२६ काटेजवळगा 
१२७ केदारपूर 
१२८ खडक उमरगा 


१२८ 


खडक उमरगा 


१२९ 


वांजरवाडा 


१२९ वांजरवाडा 


४५ मुगांव 


४९ मुगांव 


१३० 
१३१ 


मुगांव 
शेंद 


१३० मुगांव 
१३१ शेंद 


१३२ हाणमंतवाडी मू 
१३३ ज्योतवाडी मु . 


४६ बुजरूगवाडी 


५० बुजरूगवाडी 


१३२ हणमंतवाडी मू . 
१३३ ज्योतवाडी मु . 
१३४ बुजरूगवाडी 
१३५ डांगेवाडी 
१३६ माचरटवाडी 


१३४ बुजरूगवाडी 
१३५ डांगेवाडी 
१३६ माचरटवाडी 
१३७ ढोबळेवाडी 
१३८ मदनसुरी 
१३९ रामतीर्थ 


१३७ ढोबळेवाडी 


४७ मदनसुरी 


५१ मदनसुरी 


१३८ मदनसुरी 
१३९ रामतीर्थ 


१४० 


येलमवाडी 


१४० 


येलमवाडी 


१४१ 


आनंदवाडी हा . 


४८ सांगवी जे . 


१४२ 


सांगवी जे . 


५२ सांगवी जे . 


१४१ आनंदवाडी हा . 
१४२ सांगवी जे. 
१४३ कोकळगाव 


१४३ 


कोकळगाव 


१४४ 


५३ 


जेवरी 


१४४ 


जेवरी 


पिंपळवाडी जे . 
आनंदवाडी जे . 


१४५ 


१४५ पिंपळवाडी जे . 


१४६ 


माळेगाव जे . 


१४६ आनंदवाडी जे . 


१४७ 


जेवरी 


१४७ माळेगाव जे . 


४९ भुतमूगळी 


५४ भुतमूगळी 


भुतमूगळी 
१४९ बरमाचीवाडी 
१५० निळकंठवाडी 


१४८ भुतमूगळी 
१४९ बरमाचीवाडी 


१५० निळकंठवाडी 


१५१ लिंबाळा 


१५१ लिंबाळा 


५० मुदगड एकोजी 


१५२ मुदगड एकोजी 


५५ मुदगड एकोजी 


१५२ मुदगड एकोजी 
१५३ नदीहत्तरगा 


१५३ 


नदीहत्तरगा 


१५४ 


सरवडी 


५६ 


सरवडी 


१५४ 


सरवडी 


१५५ हाडोळी 


५१ अंबुलगा वि . 


५७ अंबलूगा वि . 


१५५ 
१५६ 


अंबुलगा वि . 
आनंदवडी आ . वि 


१५६ अंबुलगा वि . 
१५७ आनंदवाडी आ .वि . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ 


२२३९ 


तालुक्याचे नांव - निलंगा 


१५७ हाणमंतवाडी आ .वि . 


१५८ हाणमंतवाडी आ .वि . 
१५९ हाणमंतवाडी हा . 


१५८ 


हाडोळी 


हाणमंतवाडी हा . 


१५९ 
१६० 


५२ धानोरा 


धानोरा 


५८ धानोरा 


१६० धानोरा 
१६१ बामणी 


१६१ बामणी 


१६२ शिंगनाळ 


१६२ शिंगनाळ 


तालुक्याचे नाव - देवणी 


१ 


देवणी बु . 


१ 


देवणी बु . 


देवणी बु . 
___ कमलावाडी 


१ 
२ 


देवणी बु . 
डोंगरेवाडी 


डोंगरेवाडी 


२ बोरोळ 


४ 


बोरोळ 


२ 


बोरोळ 


बोरोळ 


wr 


शिवाजी नगरतांडा 


शिवाजी नगरतांडा 


३ गौंडगाव 


गौंडगाव 


३ 


गौंडगाव 


गौंडगाव 


बटणपूर 


बटणपूर 
सिंदीकामट 


० 


सिंदीकामट 


४ 


दवणहिप्परगा 


दवणहिप्परगा 


४ 


दवणहिप्परगा 


दवणहिप्परगा 


० 


आनंदवाडी 


आंबानगर 


१० 


महादेववाडी 


आंबानगर 
महादेववाडी 


५ लासोना 


लासोना 


५ लासोना 


११ लासोना 


गुरनाळ 


इंद्राळ 


१२ 
१३ 
१४ 


गुरनाळ 
इंद्राळ 
वडमुरंबी 
बोळेगाव 


६ 


वडमुरबी 


१६ 


६ 


वडमुरंबी 


वडमुरंबी 
बोळेगांव 


१६ 


आनंदवाडी 


७ 


देवणी खु . 


१८ 


देवणी खु. 


७ 


देवणी खु . 


१७ 
१८ 


देवणी खु . 
अंबेगाव 


१९ 


आजनी 


सावरगांव 


अंबेगाव 


८ 


संगम 


संगम 


८ 


संगम 


१९ संगम 
२० हंचनाळ 


हंचनाळ 


वागदरी 


२१ 


वागदरी 


२२४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६- २२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५-१ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नाव - देवणी 


२५ 


होनाळी 


२२ आजनी 
२३ होणाळी 


मानकी 


९ होणाळी 


भोपनी 


२४ 


मानकी 


भोपनी 


सावरगांव 


९ 


तळेगांव भो . 


२८ 


तळेगांव भो . 


१० तळेगांव भो . 


२७ 


तळेगांव भो . 


कमरोद्दिनपूर 
नागतिर्थवाडी 


कमरोद्दिनपूर 
नागतिर्थवाडी 


२९ 


कोनाळी 


११ कोनाळी 


कोनाळी 


नागराळ 


कमालवाडी 


३२ 


नागराळ 


१० विळेगांव 


23 


विळेगांव 


१२ विळेगांव 


३३ विळेगांव 


आचवला 


३४ 


आचवला 


नेकनाळ 


नेकनाळ 


११ वलांडी 


वलांडी 


१३ वलांडी 


वलांडी 


अनंतवाडी 


३७ 
३८ 


अनंतवाडी 
दरेवाडी 


दरेवाडी 


१२ चवनहिप्परगा 


चवनहिप्परगा 


१४ चवनहिप्परगा 


सय्यदपूर 
धर्मापूरी 


३९ चवनहिप्परगा 
४० सय्य्द पूर 
४१ धर्मापूरी 


गुरधाळ 


४२ 
४३ 


गुरधाळ 
ममदापूर 


ममदापूर 


१३ हेळंब 


हेळंब 


१५ हेळंब 


हेळंब 


धनेगांव 


धनेगांव 


१४ जवळगा 


जवळगा 


१६ जवळगा 


जवळगा 


वागनाळवाडी 


४७ वागनाळवाडी 


हिसामनगर 


हिसामनगर 


धनगरवाडी 


४९ 


धनगरवाडी 


१५ कवठाळा 


कवठाळा 


१७ कवठाळा 


कवठाळा 


इस्मालवाडी 


१६ टाकळी व . 


टाकळी व . 


१८ टाकळी व . 


इस्मालवाडी 
५२ टाकळी व . 
५३ बोंबळा खू . 
५४ बोंबळी बू . 


बोंबळी खू . 
बोंबळी बू . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १ , शके १९३९ 


२२४१ 


तालुक्याचे नाव - शिरुर अनंतपाळ 


३ 


१ शिरूर अनंतपाळ 


१ 


शिरूर अनंतपाळ 


१ शिरूर अनंतपाळ १ 


१ 


शिरूर अनंतपाळ 


नागेवाडी 


नागेवाडी 


आनंदवाडी 


२ शिरूर अनंतपाळ २ 


शिरूर अनंतपाळचा 


तुर्कवाडी 


कांही भाग 


(हणमंतवाडी ग्रा .पं. क्षेत्र ) 


आनंदवाडी 


तुर्कवाडी 


२ शिवपूर 


शिवपूर 


३ 


शिवपूर 


शिवपूर 
थेरगाव 


थेरगाव 


३ 


धामनगाव 


धामनगाव 


४ 


धामनगाव 


धामनगाव 


चामरगा 


चामरगा 


कारेवाडी 


कारेवाडी 


बोळेगांव बु . 


बोळेगांव बु . 


४ 


आरी 


आरी 


५ 


आरी 


___ आरी 


कांबळगा 


कांबळगा 


सरफराजपूर 


सरफराजपूर 


५ लक्कडजवळगा 


लक्कडजवळगा 


६ 


लक्कडजवळगा 


लक्कडजवळगा 


रापका 


रापका 


जोगाळा 


१६ 


जोगाळा 


जा 


६ हिसामाबाद 


हिसामाबाद 


७ हिसामाबाद 


१७ हिसामाबाद 


अकुलंगा स . 


अकुलंग स . 
डोंगरगाव बो . 


डोंगरगांव बो . 


बिबराळ 


बिबराळ 


७ हालकी 


हालकी 


८ हालकी 


हालकी 


उमरदरा 


उमरदरा 


८ हिप्पळगांव 


हिप्पळगांव 


९ हिप्पळगांव 


हिप्पळगांव 


गणेशवाडी 


गणेशवाडी 


सावरगांव 


सावरगांव 


९ 


तळेगांव बो . 


तळेगांव बो . 


१० 


तळेगांव बो . 


२६ 


तळेगांव बो . 


वाजंरखेडा 


२७ वांजरखेडा 


२८ 


फकरानपूर 


२८ 


फकरानपुर 


२२४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १६-२२ , २०१७ : कार्तिक / अग्रहायण २५- १, शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 


तालुक्याचे नाव - शिरुर अनंतपाळ 


१० बेवनाळ 


बेवनाळ 


११ बेवनाळ 


बेवनाळ 


बेवनाळवाडी 


बेवनाळवाडी 


भिंगोली 


३१ भिंगोली 


कळमगांव 


३२ 


कळमगांव 


११ साकोळ 


साकोळ 


१२ साकोळ 


३३ 


साकोळ 


तिपराळ 


38 


तिपराळ 


कानेगांव 


३५ 


कानेगांव 


१२ येरोळ 


येरोळ 


१३ येरोळ 


३६ 


येरोळ 


३७ 


पांढरवाडी 


दैठणा 


१४ दैठणा 


दैठणा 
शेंद 


शेंद 


३९ 


१३ डिगोळ 


डिगोळ 


१५ डिगोळ 


४० 


डिगोळ 


सुमठाणा 


४१ 


सुमठाणा 


१४ अजनी बु . 


१६ अजनी बु. 


४२ 


अजनी बु . 


अजनी बु . 
बाकली 


४३ 


होनमाळ 


क 


तळेगाव दे. 


बाकली 
४४ होनमाळ 
४५ 

तळेगांव दे. 
४६ अंकुलगा राणी 
४७ सांगवी घुग्गी 
४८ घुग्गी सांगवी. 


१५ अंकुलगा राणी 


१७ अंकुलगा राणी 


अंकुलगा राणी 
सांगवी घुग्गी 
घुग्गी सांगवी 


( जी . श्रीकांत ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


